Reg. No. NP CIT Y/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ६, अंक ३० ] गुरूवार ते बुधवार, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ [ पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये ११.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १३७. 
संचालक, नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६. 
क्रमांक डिटिपी-४०८८-३१२०-वियो उमरेड-आ.क्र. ५६ (पै.)-कलम१२७(२)-टिपीव्ही-२-३१६३-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, उमरेड शहराची विकास योजना (सु.--वा. क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
उल्लेखिलेले आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४९८-२८७-सीआर-२५- 
९८-नवि-०९, दि. ०८ जुलै २००३ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि. २५-०८-२००३ पासून अंमलात आलेली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची 
पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना, शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४९८-२८७-सीआर-२५-९८-नवि-०९, दि. १९-०७-२००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दि. 
०५-०९-२००५ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली आहे) या मंजूर विकास योजनेसाठी उमरेड 
नगर परिषद, उमरेड हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले आहे ) ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. परसोडी येथील स. नं. २२३ या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५६, “ शासकीय गोडावून व वेअर 
हाऊस ” क्षेत्रफळ अंदाजे ३९२००.०० चौ. मी. (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे उल्लेखिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून, सदर 
आरक्षणासाठी उपविभागीय अधिकारी, उमरेड हे समुचित प्राधिकरण आहेत. (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले आहे) ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा 
वर्षांच्या कालावधीत संपादित केलेली नाही ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील संबंधित जमीन मालक श्री. पुरूषोत्तम बाळकृष्ण भिवापूरकर यांनी उक्त समुचित प्राधिकरणावर दि. १६- 
०१-२०१५ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे उल्लेखिलेले आहे.) बजाविलेली होती ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त नमूद जागेच्या धारकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये उक्त सूचना बजाविल्यानंतर ही 
विहीत मुदतीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने भूसंपादनाची कार्यवाही केलेली नाही ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त नमूद जमीन धारकाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र. १३४२-२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. १६-०२-२०१८ रोजी आदेश पारित केलेला आहे. सदरहु निर्णयात, मा. उच्च न्यायालयाने 
याचिकाकर्त्यांच्या मौ. परसोडी येथील स. नं. २२३/१, क्षेत्र २ हे. २१ आर क्षेत्रावरील (यापुढे “ उक्त जागा ” असे उल्लेखिलेले आहे.) उक्त आरक्षण 
ना-एक-अ-१ (१६७३). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








हे अधिनियमाचे कलम १२७(१) मधील तरतुदीनुसार व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे व उक्त जागा याचिकाकर्त्यांना विकास योजनेतील उक्त 
जागेलगतच्या अनुज्ञेय भूवापरानुसार वापराकरीता/विकासाकरीता उपलब्ध झाल्याचे घोषित केले आहे. 








आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई चे नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्र. १३४२/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने 
दि. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी, उमरेड नगर परिषद, उमरेड यांनी पत्र क्र. एमसीयु-१११५-बांवि-२०२०, 
दि. ०३ फेब्रुवारी २०२० या पत्रान्वये उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्यासंदर्भाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम १२७(२) अन्वयेची अधिसूचना निर्गमीत करण्यासाठी विहित मार्गाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 











आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणा बाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जागेवरील, 
उक्त आरक्षण, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७(२) अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करणे 
आवश्यक झाले आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र. क्र. ५०८-नवि-१३, दि. ०१-१२-२०१६ अन्वये 
नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) 
खालील अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 











आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे खालील नमूद केल्यानुसार 
उक्त आरक्षणा पैकी, उक्त जागेपुरते आरक्षण व्यपगत झाले आहे आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या मंजूर उक्त नमूद अधिसूचनेमध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ; 





उक्त मंजूर योजनेच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.-- 


“मौ. परसोडी स. नं. २२३/१ या जागेवरील उक्त मंजूर विकास योजना, उमरेड (सु.--वा. क्षे) मधील आरक्षण क्रमांक ५६ “ शासकीय गोडावून 
व वेअर हाऊस ” या आरक्षणा पैकी उक्त अधिसूचनेमध्ये अंतर्भूत उक्त जमीन (क्षेत्र २ हे. २१ आर) वरील उक्त नमूद आरक्षण व्यपगत झाल्याचे 
अधिसूचित करीत असून सदर आरक्षणमुक्‍त झालेली उक्त जागा लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनज्ञेय होणा-या विकासाच्या 
प्रयोजनासाठी संबंधित जमीन धारकांना उपलब्ध होईल. ” 

















टीप.--(१) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, उमरेड नगर परिषद, उमरेड, जिल्हा-नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे. 











(२) सदर अधिसूचना Gare! www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सुधाकर नांगनुरे, 
पुणे : संचालक, नगर रचना, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२०. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म.शा.रा., अ. क्र. १३८. 
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MauARASHTRA REGIONAL AND Town Piannine Act, 1966. 
No. DTP-4088-3120-DP Umred-Site No. 56 (Pt.)-Sec. 127(2)-TPV-2-3 163-2020.— 


Whereas, the Development Plan (R.+A.A.) of Umred Municipal Council has been partly sanctioned 
under the Provisions of Section 31(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (herein after 
referred to as “ the said Act ”) by Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS-2498-287-CR-25-98-UD-09, Dated 8" July 2003 and came into force with effect from dated 
25 August 2003 and republished Development Plan of Excluded part is sanctioned vide Notification No. 
TPS-2498-287-CR-25-98-UD-09, Dated 19 July 2005 and came into force with effect from Dated 5% 
September 2005 (herein after referred to as “the said Sanctioned Development Plan”) and Umred 
Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (herein after referred to as 
“the said Planning Authority”); 


And whereas, in the said sanctioned Development Plan land bearing 8. No. 223 of Mouja Parsodi is 
reserved for Site No. 56 reserved as “Government Godown and Ware House” having an area approxi- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ३ 





mately of 39200.00 sq. mt.((herein after referred to as “the said reservation”) and Sub Divisional Officer, 
Umred Sub Division, Umred is the Appropriate Authority (herein after rferred to as “the said Appropriate 
Authority”); 


And whereas, the land under the said reservation have not been acquired by the said Appropriate 
Authority within ten years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into 
force; 


And whereas, the land holder of the land under the said reservation Shri Purushottam Balkrishna 
Bhivapurkar his issued a notice dated 16th January 2015 under section 1277(1) of the said Act (herein 
after referred to as “the said notice”) on the said Appropriate Authority; 


And whereas, even after the serving of the said Notice as aforesaid, procedure for land acquisition 
of the said land has not been done within a stipulated period from the date of service of the said notice 
under sub-section (1) of section 127 of the said Act, by the said Appropriate Authority; 


And whereas, the decision Dated 16-02-2018 has been given by the Hon’ble High Court of Judica- 
ture at Mumbai Bench at Nagpur, in Writ Petition No. 1342/2017 filed in the High Court Mumbai bench 
at Nagpur. In the said decision, the Hon’ble High Court declared that, the reservation of the land of the 
Petitioner in Survey No. 223/1 admeasuring 2 Ha. 21 R of village Parsodi (herein after referred to as “the 
said land”) vide Reservation for Site No. 56 reserved as “Government Godown and Ware House” has 
lapsed in view of the provision’s of section 127 (1) of the Act and the Petitoner would be free to develop the 
land as is permissible for the adjacent land as per the relevant Development Plan; 


And whereas, as per the Hon’ble High Court decision Date 16-02-2018 in Writ Petition No. 1342/ 
2017 filed in the High Court Mumbai bench at Nagpur, the Umred Municipal Council vide latter 


No. MCU-1115-aifd-2020, Dated 03-02-2020 has submitted proposal to the State Government to issue the 


Notification under Section 127 (2) of the said Act regarding the lapsing the said reservation on the said 
land; 


And whereas, after considering the above facts in respect of the said reservation on the said land in 
the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of 
the opinion that, it is necessary to issue the Notification under section 127 (2) of the said Act, regarding 
the lapsing of the said reservation on the said land; 


And whereas, the Government in the Urban Development Department, vide Resolution No. TPS- 
1813-3211-CR-508-UD-13, Dated.-01-12-2016 has delegated the powers exercisable by it under section 
127(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, in respect of Develop- 
ment Plans of all Municipal Councils/ Nagar Panchayatis/Zilla Parishad as a Planning Authority; 


Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State Pune hereby notify the lapsing of 
the said reservation in respect of the said land under section 127 (2) of the said Act and for that purpose 
amends the Notification of the said Sanctioned Development Plan, dated 25th August 2003 as follws :-- 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the Notification of the said 
Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:-- 


“Site No. 56 reserved as “ Government Godown and Ware House” in the said Sanctioned De- 
velopment Plan Umred (R+A.A) in respect of 8. No. 223/1 of Mouja Parsodi is lapsed for the said 
land (Area 2 Ha. 21 R.) contained in said notice from the above said reservation and the said land 
so released from the reservation shall become available to the respective land holder for the 
purpose of development as otherwise permissible in the adjacent land as per the Said Sanc- 
tioned Development Plan.” 


NOTE :- 
(1) Acopy of the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan showing the aforesaid Modifica- 


tion shall be made available for inspection in the office of Chief Officier, Umred Municipal Council, 
Umred during office hours on all working days. 


(2) This Notification shall also be published on the Directorate websidte www.dtp.maharashtra.gov.in 


SUDHAKAR NANGNURE, 
Pune: Director of Town Planning, 
Dated the 5 November 2020. Maharashtra State, Pune. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १३९. 
संचालक, नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६. 
क्रमांक डिटिपी-४०८७-३१२०-वियो उमरेड-आ.क्र. ६० (पै.)-कलम१२७(२)-टिपीव्ही-२-३१६४-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, उमरेड शहराची विकास योजना (सु.--वा. क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
उल्लेखिलेले आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४९८-२८७-सीआर-२५- 
९८-नवि-०९, दि. ०८ जुलै २००३ अन्वये भागशः मंजूर केली असून ती दि. २५-०८-२००३ पासून अंमलात आलेली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची 
पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना, शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४९८-२८७-सीआर-२५-९८-नवि-०९, दि. १९-०७-२००५ अन्वये मंजूर केली असून ती दि. 
०५-०९-२००५ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली आहे) या मंजूर विकास योजनेसाठी उमरेड 
नगर परिषद, उमरेड हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले आहे ) ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये मौ. परसोडी येथील स. नं. ३७ (पै.), ३९ (पै.), ४५०, ४५२ (पै.), या जागांवर आरक्षण 
क्रमांक ६०, “ कंपोस्ट डेपो ” क्षेत्रफळ २६२००.०० चौ. मी. (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे उल्लेखिलेले आहे) यासाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्यात 
आले असून, सदर आरक्षणासाठी उमरेड नगर परिषद, उमरेड हे समुचित प्राधिकरण आहेत. (यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे उल्लेखिलेले 


आहे) डं 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जागा उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा 
वर्षांच्या कालावधीत संपादित केलेली नाही ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील जमिनीच्या जमिनधारकांरकांपैकी एक जमीन धारक श्रीमती पार्वताबाई केशवराव चिंचघरे यांनी उक्त 
समुचित प्राधिकरणावर दि. २३-०१-२०१५ रोजी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(१) अन्वये सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे उल्लेखिलेले आहे.) 
बजाविलेली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त नमूद जागेच्या धारकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये उक्त सूचना बजाविल्यानंतर ही 
विहीत मुदतीत उक्त समुचित प्राधिकरणाने भूसंपादनाची कार्यवाही केलेली नाही ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील उक्त नमूद जमीन धारकानी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र. १३४०-२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०७-०१-२०२० रोजी आदेश पारित केलेला आहे. सदरहु निर्णयात, मा. उच्च न्यायालयाने 
याचिकाकर्त्यांच्या मौ. परसोडी येथील स. नं. ३९ पै., क्षेत्र ०.०६ हे. क्षेत्रावरील (यापुढे “ उक्त जागा ” असे उल्लेखिलेले आहे.) उक्त आरक्षण हे 
अधिनियमाचे कलम १२७(१) मधील तरतुदीनुसार व्यपगत (भागश:) झाल्याचे घोषित केले आहे व उक्त जागा याचिकाकर्त्यांना विकास योजनेतील उक्त 
जागेलगतच्या अनुज्ञेय भूवापरानुसार वापराकरीता/विकासाकरीता उपलब्ध झाल्याचे घोषित केले आहे. 














आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई चे नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्र. १३४०/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने 
दि. ०७-०१-२०२० रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी, उमरेड नगर परिषद, उमरेड यांनी पत्र क्र. एमसीयु-१११४-बांवि-२०२०, दि. 
०३-०२-२०२० या पत्रान्वये उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्यासंदर्भाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) 
अन्वयेची अधिसूचना निर्गमीत करण्यासाठी विहित मार्गाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणा बाबतची उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त जागेवरील, 
उक्त आरक्षण, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७(२) अन्वये भागश: व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित 
करणे आवश्यक झाले आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र. टिपीएस-१८१३-३२११-प्र. क्र. ५०८-नवि-१३, दि. ०१-१२-२०१६ अन्वये 
नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती/जिल्हा परिषद यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७(२) 
खालील अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ; 











आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे खालील नमूद केल्यानुसार 
उक्त आरक्षणा पैकी, उक्त जागेपुरते आरक्षण भागश: व्यपगत झाले आहे आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या मंजूर उक्त नमूद 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ५ 





अधिसूचनेमध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ; 





उक्त मंजूर विकास योजनेच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :- 





“मौ. परसोडी स. नं. ३९ पै. या जागेवरील उक्त मंजूर विकास योजना, उमरेड (सु.--वा. क्षे) मधील आरक्षण क्रमांक ६० “ कंपोस्ट डेपो ” या 
आरक्षणा पैकी उक्त सूचनेमध्ये अंतर्भूत उक्त जमीन (क्षेत्र ०.०६ हे.) वरील उक्त नमूद आरक्षण भागशः व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत असून 
सदर आरक्षणमुक्‍त झालेली उक्त जागा लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनज्ञेय होणा-या विकासाच्या प्रयोजनासाठी संबंधित 
जमीन धारकांना उपलब्ध होईल. ” 








टीप.--(१) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा मुख्याधिकारी, उमरेड नगर परिषद, उमरेड, जिल्हा-नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात येत आहे. 











(२) सदर अधिसूचना संचालनालयाच्या ७१/७-त(.गा्ाचा5आ॥'8.४०१-गा या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सुधाकर नांगनुरे, 
पुणे : संचालक, नगर रचना, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२०. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग १-अ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४०. 
BY DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MaHuARASHTRA REGIONAL AND Town Puiannine Act, 1966. 
No. DTP-4087-3120-DP Umred-Site No. 60 (Pt.)-Sec.127(2)-TPV-2-3164-2020.— 


Whereas, the Development Plan (R.+A.A.) of Umred Municipal Council has been partly sanctioned 
under the Provision’s of Section 31(1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (herein after 
referred to as “ the said Act ”) by Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS-2498-287-CR-25-98-UD-09, Dated 8" July 2003 and came into force with effect from dated 
25" August 2003 and republished Development Plan of Excluded part is sanctioned vide Notification 
No. TPS-2498-287-CR-25-98-UD-09, Dated 19 July 2005 and came into force with effect from Dated 
5 September 2005 (herein after referred to as “the said Sanctioned Development Plan’) and Umred 
Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (herein after referred to as 
“the said Planning Authority”); 


And whereas, in the said sanctioned Development Plan land bearing 8. No. 37 (pt.), 39 (pt.),450, 452 
(pt.) of Mouja Parsodi is reserved for Site No. 60 reserved as “Compost Depot” having an area approxi- 
mately of 26200.00 sq. mt.((herein after referred to as “the said reservation”) and, Umred Municipal 
Council, Umred is the Appropriate Authority (herein after referred to as “the said Appropriate Author- 
ity’); 

And whereas, the land under the said reservation have not been acquired by the said Appropriate 


Authority within ten years from the date on which the said Sanctioned Development Plan came into 
force; 


And whereas, one of the land holder among the land holders of the lands under the said reservation 
Smt. Parvtabai Keshwrao Chichghare has issued a notice dated 234 January 2015 under section 127( 1) 
of the said Act (herein after referred to as “the said notice”) on the said Appropriate Authority; 


And whereas, even after the serving of the said Notice as aforesaid, procedure for land acquisition 
of the said land has not been done within a stipulated period from the date of service of the said notice 
under sub-section (1) of the section 127 of the said Act, by the said Appropriate Authority; 


And whereas, the decision Dated 07-01-2020 has been given by the Hon’ble High Court of Judica- 
ture at Mumbai Bench at Nagpur, in Writ Petition No. 1340/2017 filed in the High Court Mumbai bench 
at Nagpur. In the said decision, the Hon’ble High Court declared that, the reservation of the land of the 


ना-एक-अ-२ (१६७३). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





Petitioner in Survey No. 39 admeasuring Area 0.06 Ha. of village Parsodi ((herein after referred to as 
“the said land”) vide Reservation for Site No. 60 has lapsed (partly) in view of the provisions of 
section 127 (1) of the Act and the Petitoner would be free to develop the land as is permissible for the 
adjacent land as per the relevant Development Plan ; 


And whereas, as per the Hon’ble high court decision Date 07-01-2020 in Writ Petition No. 1340/ 
2017 filed in the high court Mumbai bench at Nagpur, the Umred Municipal Council vide letter No. MCU- 
1115-aif-2020, Dated 03-02-2020 has submitted proposal to the State Government to issue the Notifica- 
tion under Section 127 (2) of the said Act regarding the lapsing the said reservation on the said land; 


And whereas, after considering the above facts herein above in respect of the said reservation on 
the said land in the said Sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra 
State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the Notification under section 127 (2) of the 
said Act, regarding the lapsing of the said reservation on the said land; 


And whereas, the Government in the Urban Development Department, vide Resolution No. TPS- 
1813-3211-CR-508-UD-13, Dated 01-12-2016 has delegated the powers exercisable by it under secion 
127(2) of the said Act to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, in respect of Develop- 
ment Plans of all Municipal Councils/Nagar Panchayatis/Zilla Parishad as a Planning Authority; 


Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State hereby notify the lapsing of the 
said reservation partly in respect of the said land under section 127 (2) of the said Act and for that 
purpose amends the Notification of the said Sanctioned Development Plan, dated 25th August 2003 as 
follws :-- 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the Notification of the said 
Sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added:-- 


“Site No. 60 reserved as “Compost Depot” in the said Sanctioned Development Plan Umred 
(R+A.A) in respect of 8S. No. 39 (pt.) of Mouja Parsodi is lapsed partly for the said land (area 0.06 
Ha.) contained in said notice from the above said reservation and the said land so released from 
the reservation shall become available to the respective land owners for the purpose of develop- 
ment as otherwise permissible in the adjacent land as per the said Sanctioned Development 
Plan.” 


NOTE :— 


(1) Acopy of the Part Plan of the said Sanctioned Development Plan showing the aforesaid Modifica- 
tion shall be made available for inspection in the office of Chief Officer, Umred Municipal Council, 
Umred during office hours on all working days. 


(2) This Notification shall also be published on the Directorate website www.dtp.maharashtra. gov.in 


SUDHAKAR NANGNURE, 
Pune: Director of Town Planning, 
Dated the 5 November 2020. Maharashtra State, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ७ 





पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


२३ 


बुधवार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १११. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र. ०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 





अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महा. ५ वा) च्या 


जिल्हाधिकारी निम्नोक्त अनुसूचीमध्ये 


कलम १२, पोट-कलम (१) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोंदिया जिल्हा परिषद जितक्या 
निवडणूक विभागामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवडणूक विभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्‍चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये 








अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग 








आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह) 





जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग दर्शविणा-या क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-७६-२०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० चा आदेशाचा 
प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित 


केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 











सर्वंकष विचार करुन मी, दीपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी, गोंदिया कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना 





क्र. एसईसी-१०९६-प्र. क्र. ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 
आदेश 
क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि-१२०-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ९(१) अन्वये राज्य निवडणूक 





आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र. क्र. ०९-का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 





गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) चा कलम १२ चा पोट-कलम (२) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र. क्र. ०९-का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी 








गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, यांच्यासाठी राखून 





ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 








(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या , . , . , . 43 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०६ 

(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. १० 

(क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. ,. ,. १४ 

एकूण  .. ३० 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 





ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा .. .. .. १५ 
(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 











(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०३ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०५ 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .., .., .. ०७ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. , .. १२ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र. क्र. ३४-पंरा, दिनांक 





१९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. 








५ वा) चा कलम १२, पोट-कलम (१) खाली मी, दीपक कुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्र जितक्या 
निवडणूक विभागात विभागण्यात येईल त्या निवडणूक विभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, 
ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 








जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
जिल्हा परिषद-गोंदिया 
तालुक्याचे निवडणूक निर्वाचक गणाचे प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
नाव विभागाचा क्रमांक क्रमांक व नाव (समाविष्ट गाव) जमाती/नागरिकांचा मागासवर्ग 
व नाव प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 
राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
गोंदिया  १-बिरसोला  १-बिरसोला १. बिरसोला, २. कासा, ३. जिरुटोला, ४. चंगेरा, ५. कोरणी सर्वसाधारण महिला 
२-बनाथर १. सतोना, २. बनाथर, ३. कोचेवाही, ४. धामनगांव, 
५. वडेगांव. 
२-पांजरा ३-पांजरा १. पांजरा, २. कटंगटोला, ३. छिपीया, ४. झिलमिली, अनुसूचित जमाती महिला 
५. लंबाटोला. 


४-रजेगाव १. रजेगाव, २. परसवाडा, ३. सिरपुर, ४. मोगर्रा, ५. चारगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 


९ 





(१) 


आमगाव 


(२) 
३-काटी 


४-धापेवाडा 


प-पांढराबोडी 


६-कामठा 


७-नागरा 


८-रतनारा 


९-एकोडी 


१०-पिंडकेपार 


११-कुडवा 


१२-आसोली 


१३-खमारी 


१४-फुलचुर 


१५-घाटटेमनी 


ना-एक-अ-३ (१६७३). 


(३) 


प-काटी 
६-दासगाव/खु. 


७-नवेगाव 
८-धापेवाडा 
९-पांढराबोडी 
१०-घिवारी 
११-गर्रा खु 
१२-कामठा 


१३-सावरी 
१४-नागरा 


१द-रतनारा 


१६-दवनिवाडा 


१७-एकोडी 
१८-गंगाझरी 


१९-डोंगरगाव 
२०-पिंडकेपार 


२१-कुडवा 
२२-कटंगीकला 


२३-आसोली 
२४-दत्तोरा 


२५-खमारी 


२६-तुमखेडा खु 


२७-फुलचुर 
२८-कारंजा 


२९-घाटटेमनी 


अनुसूची--चालू 


(४) 


१. काटी, २. बघोली. 
१. दासगाव/खु., २. दासगाव/बु., ३. डांगोरली, ४. तेढवा 





१. किन्ही, २. निलागोंदी, ३. सोनपुरी, ४. नवेगाव, ५. देवरी, 
६. सोनबिहरी, ७. बलमाटोला. 
१. धापेवाडा, २. मुरदाडा, ३. महालगाव, ४. लोधीटोला 








१. पांढराबोडी, २. लहीटोला, ३. लोहारा, ४. बिरसी दा., 
५. रायपूर. 

१. गिरोला, २. माकडी, ३. उमरी, ४. निलज, ५. सिवनी, 
६. घिवारी. 





१. रावणवाडी, २. गर्रा खु., ३. मुरपार, ४. अर्जुनी 
१. कामठा, २. बिरसी, ३. खातीया 


१. सावरी, २. अंभोरा, ३. बटाना 
१. नागरा, २. नवेगांव, ३. जब्बारटोला 





१. रतनारा, २. भानपूर, ३. सेजगांव 
. दवनिवाडा, २. वळद, ३. कारुटोला, ४. झाडुटोला, 


५. देवुटोला, ६. पार्डीबांध. 





-o 





१. एकोडी, २. दांडेगांव, ३. धामनेवाडा 
१. गंगाझरी, २. मजितपूर, ३. सहेसपुर, ४. खळबंधा, 
५. खर्रा पां. 





(५) 
अनुसूवित जमाती 


अनुसूवित जमाती 


अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूवित जमाती 


ना.मा.प्र. 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण महिला 





-9 


. डोंगरगाव, २. फत्तेपूर, ३. मुंडीपार, ४. हिवरा, ५. ढाकणी 
१. पिंडकेपार, २. नंगपुरा मुरी, ३. लोधीटोला. 





१. कुडवा 
१. कटंगीकला, २. बरबसपुरा, ३. टेमणी. 


१. आसोली, २. मुंडीपार/खु., ३. नवरगावकला, ४. इर्री 
१. नवरगावखुर्द, २. पोवारीटोला, ३. गुदमा, ४. मोरवाई, 
५. दत्तोरा. 





१. खमारी, २. चुलोद 
१. अदासी, २. तांडा, ३. तुमखेडा खु 


१. फुलचुरटोला, २. फुलचुर 
१. कारंजा, २. रापेवाडा, ३. चुटीया 


१. घाटटेमनी, २. भोसा, ३. बोदा, ४. गिरोला, ५. टाकरी, 
६. टेकरी. 


अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूवित जमाती 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती महिला 


सर्वसाधारण 


ना. मा. प्र. महिला 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) 


आमगाव 


सालेकसा 


गोरेगाव 


(२) 


१६-किकरीपार 


१७-गोरठा 


१८-ठाणा 


१९-अंजोरा 


२०-झालीया 


२१-पिपरीया 


२२-तिरखेडी 


२३-कारुटोला 


२४-शहारवानी 


२५-सोनी 


(३) 


३०-कटटीपार 


३१-किकरीपार 
३२-कातुर्ली 
३३-गोरठा 
३४-बोरकन्हार 
३५-ठाणा 


३६-सितेपार 


३७-अंजोरा 


३८-तिगाव 


३९-झालीया 
४०-सोनपुरी 
४१-पिपरीया 
४२-टोयागोंदी 
४३-तिरखेडी 
४४-कावराबांध 


४५-कारुटोला 
४६-लोहारा 


४७-शहारवानी 
४८-गणखैरा 


४९-हिरडामाली 
ए०-सोनी 


अनुसूची--चालू 
(४) 


१. कटटीपार, २. कालीमाटी, ३. बंजारीटोला, ४. नंगपुरा, 


५. मुंडीपार, ६. गोसाईटोला. 








१. किकरीपार, २. धामनगाव, ३. महारीटोला, ४. सरकारटोला, 
५. मरारटोला, ६. ननसरी. 

१. कातुर्ली, २. करंजी, ३. मोहगाव, ४. सुपलीपार, 
५. डोंगरगाव. 

१. गोरठा, २. शिवणी, ३. जवरी, ४. बोथली 

१. बोरकन्हार, २. जामखारी, ३. पाऊलदौना, ४. बाम्हणी, 
५. पिपरटोला, ६. सांवगी. 











१. ठाणा, २. दहेगाव, ३. मानेगाव, ४. खुर्शीपारटोला, 
५. धावडीटोला. 

१. सितेपार, २. बासीपार, ३. बुराडीटोला, ४. भजीयापार, 
५. चिरचाळबांध, ६. खुर्शीपार. 


(4) 
ना. मा. प्र. महिला 


ना. मा. प्र. महिला 


ना. मा. प्र. महिला 


अनुसूचित जमाती 





१. अंजोरा, २. बघेडा, ३. वळद, ४. कवळी, ५. रामाटोला, 
६. पानगाव. 

१. तिगाव, २. सुरकुडा, ३. आसोली, ४. फुक्कीमेटा, 
५. जांभुरटोला, ६. सोनेखारी, ७. येरमडा. 





सर्वसाधारण महिला 





१. झालीया, २. पोवारीटोला, ३. कोटजंभोरा, ४. नवेगाव, 
५. लटोरी, ६. बाम्हणी. 

१. सोनपुरी, २. पाउलदौना, ३. मुंडीपार, ४. खेडेपार, 
५. पाथरी. 


१. पिपरीया, २. निंबा, ३. रोंढा, ४. कहाली 
१. टोयागोंदी, २. जमाकुडो, ३. दर्रेकसा, ४. कोसमतर्रा. 





तिरखेडी क 


१. ,२. गिरोला, ३. बोदलबोंडी, ४. गांधीटोला, 
५. गोर्रे, ६. मानागड. 

१. कावराबांध, २. खोलगड, ३. धानोली, ४. दरबडा, 
५. बिजली, ६. नान्हवा. 





सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण महिला 


ना. मा. प्र. महिला 





१. कारुटोला, २. सातगाव, ३. भजेपार, ४. मक्‍्काटोला 
१. लोहारा, २. बिजेपार, ३. पांढरवानी, ४. कडोतीटोला, 
५. कोटरा, ६. कुलरभट्टी. 








१. शहारवानी, २. गोंदेखारी, ३. सोनेगाव, ४. कवलेवाडा 
१. गणखैरा, २. पुरणगाव, ३. चिचगाव, ४. सटवा, ५. डव्वा 








१. हिरडामाली, २. तुमखेडा, ३. मोहगाव (बु.) 
१. सोनी, २. दवडीपार, ३. बोटे, ४. झांजीया 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ११ 





(१) 


तिरोडा 


(२) 
२६-घोटी 


२७-कु-हाडी 


२८-मुंडीपार 


२९-निंबा 


३०-अर्जुनी 


३१-सेजगाव 


३२-सुकडी 


३३-ठाणेगाव 


३४-कवलेवाडा 


३५-सरांडी 


(३) 
५१-गिधाडी 


५२-घोटी 
५३-पाथरी 
५४-कु-हाडी 
५५-मुंडीपार 
५६-तेढा 
५७-चोपा 
५८-निंबा 
५९-परसवाडा 
६०-अर्जुनी र्जुनी 
६१-सेजगाव 


६२-चिरेखनी 


६३-इंदोरा खुर्द 
६४-सुकडी 
६५-चिखली 


६६-ठाणेगाव 


६७-कवलेवाडा 


६८-मुंडीकोटा 


६९-सरांडी 


७०-केसलवाडा 


अनुसूची--चालू 
(४) 


(५) 





१. गिधाडी, २. चिल्हाटी, ३. आंबेतलाव, ४. बबई, ५. हिराटोला, 
६. कालीमाटी. 
१. घोटी, २. म्हसगाव, ३. भडंगा 


१. पाथरी, २. कटंगी (बु.), ३. मेगाटोला, ४. सिरेगाव, 
५. बघोली 

१. कु-हाडी, २. बोरगाव, ३. खाडीपार, ४. तिमेझरी, 
५. आसलपानी. 


१. मुंडीपार, २. हिरापूर, ३. मलपुरी, ४. पिंडकेपार 
१. तेढा, २. तुमसर, ३. बाम्हणी, ४. कमरगाव, ५. मोहाडी 


१. चोपा, २. पालेवाडा, ३. कलपाथरी, ४. तेलनखेडी, 
५. पलखेडा, ६. घुमर्रा, ७. मुरदोली. 
१. निंबा, २. तिल्ली, ३. मोहगाव (ति.), ४. हौसीटोला. 


१. परसवाडा, २. बघोली, ३. इंदोरा बुज., ४. सावरा, 
५. पिपरीया, ६. बिहीरीया, ७. चांदोरी खुर्द, ८. खैरलांजी. 
१. अर्जुनी, २. बोदा, ३. गोंडमोहाडी, ४. अत्री. 


१. सेजगाव, २. बोरा, ३. सोनेगाव, ४. नहरटोला, ५. डबेटोला, 
६. करटी बुज. 

१. चिरेखनी, २. काचेवानी, ३. पालडोंगरी, ४. जमुनीया, 
५. बेरडीपार. 





१. इंदोरा खुर्द, २. मंगेझरी, ३. गुमाधावडा, ४. निमगाव, 
५. पिंडकेपार, ६. बोदलकसा, ७. खडकी, ८. बरबसपुरा 
१. सुकडी, २. मेंढा, ३. बेरडीपार, ४. आलेझरी, ५. भजेपार. 








१. चिखली, २. मेंदीपुर, ३. खैरबोडी, ४. चुरडी, ५. भिवापुर, 
६. डोंगरगाव, ७. खमारी 

१. ठाणेगाव, २. लाखेगाव, ३. बोपेसर, ४. गराडा, 
५. बिरसी, ६. मलपुरी. 





१. कवलेवाडा, २. बेलाटी (बु.), ३. मांडवी, ४. करटी खुर्द, 
५. मुंडीपार, ६. मरारटोला, ७. पुजारीटोला 
१. मुंडीकोटा, २. खुरखुडी, ३. भंबोडी, ४. सालेबर्डी, 


५. घोगर्रा, ६. घाटकुरोडा, ७. चांदोरी बुज., ८. बिरोली. 





अनुसूचित जमाती महिला 


अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. 


सर्वसाधारण महिला 


ना. मा. प्र. महिला 


ना.मा. प्र. 





१. सरांडी, २. बयवाडा, ३. नवरगाव, ४. गांगला, ५. खोपडा, 
६. विहीरगाव, ७. धादरी 

१. केसलवाडा, २. सेलोटपार, ३. मुरपार, ४. सोनेखारी, 
५. पांजरा, ६. मनोरा, ७. नवेगाव खुर्द., ८. लेदडा, 
९. येडमाकोट 





अनुसूचित जमाती महिला 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) 


सडक- 


देवरी 


(२) 
३६-वडेगाव 


३७-पांढरी 


३८-डव्वा 


३९-सौंदड 


४०-चिखली 


४१-शेंडा 


४२-पुराडा 


४३-गोटाबोडी 


४४-भर्रंगाव 


(३) 


७१-वडेगाव 


७२-कोयलारी 


७३-कोसमतोंडी 


७४-पांढरी 


७६-डव्वा 


७६-डोंगरगाव/ख. 


७७-खोडशिवनी 
७८-सौंदड 
७९-चिखली 


८०-कोकणा/जमी 


८१-शेंडा 


८२-बाम्हणी/ख. 


८३-ओवारा 


८४-पुराडा 


८५-गोटाबोडी 
८६-मुरदोली 


८७-भर्रेगाव 


८८-परसोडी 


अनुसूची--चालू 


(४) 


(4) 





१. वडेगाव, २. सतोना, ३. बोरगाव, ४. मारेगाव, ५. चोरखमारा, 
६. सिल्ली, ७. माल्ही 
१. कोयलारी, २. कोडेलोहारा, ३. सर्रा, ४. लोणारा, 





५. सितेपार, ६. कुलपा, ७. मुरमाडी, ८. नवेझरी. 


१. मुरपार ले., २. कोसमतोंडी, ३. धानोरी, ४. चिचटोला, 
५. मुंडीपार ई., ६. घटेगाव, ७. हेटी 

१. रेंगेपार/पां., २. पांढरी, ३. गोंगले, ४. खाडीपार, 
५. डुंडा, ६. सितेपार, ७. मुरपार/राम. 


सर्वसाधारण महिला 


ना.मा.प्र. 





१. भुसारीटोला, २. पाटेकुर्रा, ३. जांभळी, ४. गोपालटोली, 
५. पळसगाव/ड, ६. डव्वा, ७. घोटी 

१. चिरचाडी, २. कोहळीटोला/आ., ३. खजरी, ४. बोथली, 
५. परसोडी, ६. डोंगरगाव/ख., ७. म्हसवानी, ८. वडेगाव. 


१. खोडशीवनी, २. सिंदीपार, ३. गिरोला, ४. घाटबोरी/को., 
५. बौध्दनगर, ६. घाटबोरी/ते. 
१. बोपाबोडी, २. सौंदड, ३. तिडका, ४. श्रीरामनगर 


१. सावंगी, २. फुटाळा, ३. बाम्हणी/स., ४. पळसगाव/राका., 
५. राका, ६. चिखली 
१. कोहमारा, २. कोसबी, ३. कनेरी/राम., ४. कोकणा/ज., 


५. खोबा. 


सर्वसाधारण महिला 


अनुसूचित जमाती महिला 


सर्वसाधारण महिला 





१. शेंडा, २. रेंगेपार/द., ३. उशीखेडा, ४. पांढरवानी, ५. दल्ली, 
६. कन्हारपायली, ७. कोदामेडी 
१. राजगुडा, २. डुग्गीपार, ३. पुतळी, ४. खडकी, ५. कोयलारी, 


६. बाम्हणी/ख. 








१. ओवारा, २. डोंगरगाव, ३. सावली, ४. सुरतोली, 


५. हरदोली, ६. देवुटोला. 





१. पुराडा, २. लोहारा, ३. मुरपार, ४. ढिवरीनटोला, 


५. फुक्कीमेटा, ६. शिलापुर. 





१. गोटाबोडी, २. वडेगाव, ३. मुल्ला, ४. पिंडकेपार/को. 





१. मुरदोली, २. चिचेवाडा, ३. शेरपार, ४. शेंडेपार, 


६. कन्हाळगाव, ६. आमगाव. 


१. भररेंगाव, २. डवकी, ३. सिरपुर/बांध, ४. नकटी, 


५. बोरगाव/बांध. 





१. परसोडी, २. म्हैसुली, ३. पिंडकेपार/चि., ४. कोटजंभोरा, 


५. आलेवाडा, ६. जेढभावडा. 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती महिला 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १३ 





अनुसूची--चालू 





(१) (२) (३) (४) (५) 
४५-ककोडी  ८९-केशोरी १. केशोरी, २. पलानगाव, ३. गडेगाव, ४. फुटाना, अनुसूचित जाती 
५. मुरमाडी, ६. मेहताखेडा 
९०-ककोडी १. ककोडी, २. उचेपुर, ३. चिपोटा, ४. चिल्हाटी, ५. मिसपिरी. 
४६-चिचगड  ९१-चिचगड १. चिचगड, २. पिपरखारी, ३. वांढरा, ४. कडीकसा, सर्वसाधारण 


५. सिरपुर/भागी., ६. ईस्तारी 
९२-पालांदुर/जमी. १. पालांदुर, २. मगरडोह, ३. सुकडी, ४. सर्रेगाव, 
५. पळसगाव/चु. 





अर्जुनी/मोर ४७-गोठणगाव ९३-झाशीनगर १. झाशीनगर, २. परसोडी/रे., ३. रामपुरी, ४. पवनी/धा., अनुसूचित जाती 
५. येरंडी/दर्र, ६. कान्होली 
९४-गोठणगाव १. गोठणगाव, २. बोंडगाव/सुर., ३. कोहलगाव, ४. रामनगर, 
५. प्रतापगड, ६. तुकुमनारायण. 


४८-नवेगावबांध ९५-नवेगावबांध १. नवेगावबांध, २. देवलगाव सर्वसाधारण महिला 
९६-मिवखीडकी १. भिवखीडकी, २. गुढरी, ३. सिलेगाव, ४. सोमलपुर, 
५. सावरटोला, ६. बाक्‍्टी, ७. मुंगली 


४९-बोंडगावदेवी ९७-बोंडगावदेवी १. बोंडगावदेवी, २. सिलेझरी, ३. विहीरगाव/ब., ४. चान्ना/बा. ना.मा. प्र. महिला 





९८-निमगाव १. निमगाव, २. पिंपळगाव/खां., ३. खांबी, ४. अरततोंडी, 
५. दाभना, ६. बोरटोला 
५०-माहुरकुडा ९९-बाराभाटी १. बाराभाटी, २. चापटी, ३. कुंभीटोला, ४. कवठा, ना.मा. प्र. 


५. सुकडी, ६. येरंडी/देवल 
१००-माहुरकुडा १. माहुरकुडा, २. सिरोली, ३. मोरगाव, ४. महालगाव. 








५१-ईटखेडा  १०१-ताडगाव १. ताडगाव, २. झरपडा, ३. तिडका, ४. धाबेटेकडी, ना.मा. प्र. 
५. बोळदे/करड, ६. बोदरा/दे. 
१०२-ईटखेडा १. ईटखेडा, २. ईसापुर, ३. खामखुर्रा, ४. वडेगाव/स्टेशन, 


५. येगाव, ६. बुधेवाडा. 





५२-महागाव  १०३-अरुणनगर १. अरुणनगर, २. गौरनगर, ३. जान्हवा, ४. कोरंभीटोला, ना.मा. प्र. महिला 
५. मांडोखाल, ६. कोरंभी 





१०४-महागाव १. महागाव, २. बोरी, ३. नवनीतपूर 
५३-केशोरी १०५-केशोरी १. केशोरी, २. करांडली, ३. दिनकरनगर ना.मा. प्र. 
१०६-भरनोली १. भरनोली, २. वडेगाव/बं., ३. ईळदा, ४. परसटोला, 


६. कन्हाळगाव 


गोंदिया : दीपक कुमार मीना, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


ना.-एक-अ-४ (१६७३). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. ११२. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२०/प्र.क्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ अधिनियम ५) च्या कलम ५८, 
पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍त आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोंदिया पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि-जिपनी-कावि-३३४-२०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० चा 
आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये 
निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्याअनुसरून आलेल्या 
हरकतीचा सर्वकश विचार करून मी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह. राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक या एस.ई.सी.-१०९६-प्र.क्र. ३४- 
प.रा., दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 



































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-१२२-२०२० .--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) च्या कलम ९(१) अन्वये राज्य निवडणूक आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया 
पंचायत समितीच्या बाबतीत दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे; 





आणि, ज्याअथी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम, ५) च्या कलम १२ चा 
पोट-कलम (२) अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये 
त्यांनी गोंदिया पंचायत समितीच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 











(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . , . २८ (अठ्ठावीस) 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 








(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०३ (तीन) 
(ब) अनुसूवित जमाती . . . . . . ०३ (तीन) 
(क) नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग ,. .. .. of (आठ) 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी १४ (चौदा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 
(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील अ, ब, क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील.-- 
(अ) अनुसूचित जाती .. . . . . ०२ (दोन) 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०२ (दोन) 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. og (चारो 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०६ (सहा) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १५ 








त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एस.ई.सी.-१०९६-प्र.क्र. ३४-प.रा., दिनांक १९ नोव्हेंबर, 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९९६ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या 
कलम ५२ चा पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली मी, दीपक कुमार मिना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 























सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


अनुसूची 
तालुक्‍याचे नावा निवडणूक  निर्वाचण गणाचे गणात समाविष्ट गावांची संख्या अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
गटाचे नावा नाव व क्रमांक नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
व क्रमांक स्त्रियांकरिता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (द) 


(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


गोंदिया १-बिरसोला १-बिरसोला १ - बिरसोला सर्वसाधारण 

भादयाटोला 

२- कासा 
ब्राम्हणटोला 
पुजारीटोला 

३ - जिरुटोला 

४ - चंगेरा 
सेरकाटोला 

५ - कोरणी 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२-बनाथर १ - सतोना सर्वसाधारण महिला 
२ - बनाथर 
जगनटोला 
३ - कोचेवाही 
मरारटोला 
४ - धामनगांव 
५ - वडेगांव 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
२-पांजरा ३-पांजरा १ - पांजरा अनुसूचित जमाती 
२- कटंगटोला 
३ - छिपीया 
४ - झिलमिली 


५ - लंबाटोला 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) (ड) (4) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
४-रजेगांव १ - रजेगांव अनुसूचित जमाती महिला 
२- परसवाडा 
चिरामनटोला 
३ - सिरपुर 
४ - मोगर्रा 
भादुटोला 


५ - चारगांव 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
३-काटी ५-काटी १ - काटी ना. मा. प्र. महिला 
मरारटोला 
कन्हारटोला 
बाजारटोला 
२ - बघोली 
कलारटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
६-दासगांव खू. १ - दासगांव खू. अनुसूचित जाती महिला 
२ - दासगांव बु. 
३ - डांगोरली 


४ - तेढवा 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


४-धापेवाडा ७-नवेगांव १ - किन्ही अनुसूचित जाती 
२ - निलागोंदी 
३ - सोनपुरी 
पोलाटोला 
४ - नवेगांव 
५ - देवरी 
६ - सोनबिहरी 


७ - बलमाटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८-धापेवाडा १ - धापेवाडा सर्वसाधारण 
२ - मुरदाडा 
३ - महालगांव 


४ - लोधीटोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १७ 





(9) (2) 


पु-पांढराबोडी 


६-कामठा 


७-नागरा 


ना.-एक-अ-५ (१६७३). 





अनुसूची--चालू 
(३) (४) (५) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
९-पांढराबोडी १ - पांढराबोडी सर्वसाधारण 

२- लहीटोला 

कन्हारटोला 
३ - लोहारा 
४ - बिरसी (दा) 
५ - रायपूर 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१०-घिवारी १ - गिरोला ना.मा. प्र. 

पिपरटोला 

२ - माकडी 

३ - उमरी 

४ - निलज 

५ - सिवनी 

६ - घिवारी 
गोंडीटोला 
लोधीटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


११-गर्रा खु. १ - रावणवाडी अनुसूचित जमाती महिला 
गोंडीटोला 
२- गर्रा खु. 
गर्रा बु. 
३ - मुरपार 
४ - अर्जुनी 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१२-कामठा १ - कामठा ना. मा. प्र. महिला 
२ - बिरसी 
३ - खातीया 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१३-सावरी १ - सावरी ना.मा. प्र. 
हलबीटोला 
लोधीटोला 
२ - अंभोरा 
३ - बटाना 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३ , २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 
(9) (2) (3) (8) (4) 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१४-नागरा १ - नागरा ना. मा. प्र. महिला 


चांदनीटोला 


कटंगटोला 
२ - नवेगांव 
नवाटोला 


३ - जब्बारटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


८-रतनारा १५-रतनारा १ - रतनारा सर्वसाधारण 
२ - भानपुर 
जरताळ 
३ - सेजगांव 
कोहका 
सायटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१६-दवनीवाडा १ -- दवनीवाडा सर्वसाधारण महिला 
२- वळद 
३ - कारुटोला 


४ - झाडुटोला 


खातीटोला 
५ - देवुटोला 

बिजाईटोला 

पिपरटोला 
६ - पार्डीबांध 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


९-एकोडी १७-एकोडी १ - एकोडी सर्वसाधारण महिला 
रामपुरी 
२ - दांडेगांव 


३ - धामनेवाडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ १९ 








अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) (४) (५) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१८-गंगाझरी १ - गंगाझरी सर्वसाधारण महिला 
टिकायतपुर 
जुनेवानी 
संग्रामपुर 
२ - मजितपुर 
३ - सहेसपुर 
४ - खळबंधा 


५ - खर्रा (पां) 
६ - ओझाटोला 
पांगडी 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१०-पिंडकेपार  १९-डोंगरगांव १ - डोंगरगांव सर्वसाधारण 
किडंगीपार 
२ - फत्तेपुर 
३ - मुंडीपार 
४ - हिवरा 
भागवतटोला 
५- ढाकणी 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


२०-पिंडकेपार १ - पिंडकेपार ना. मा. प्र. 
पिंडकेपार टोला 
२ - नंगपुरा मुर्री 


३ - लोधीटोला 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


११-कुडवा २१-कुडवा १ - कुडवा ना. या. क. 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

२२-कटंगीकला १ - कटंगीकला ना. मा. प्र. महिला 
२ - बरबसपुरा 
३ - टेमनी 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) (२) (३) 
१२-आसोली २३-आसोली 
२४-दत्तोरा 
१३-खमारी २५-खमारी 


२६-तुमखेडा खु 


१४-फुलचुर २७-फुलचुर 


२८-कारंजा 





अनुसूची--चालू 
(x) (4) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - आसोली सर्वसाधारण महिला 
२ - मुंडीपार 


३ - नवरगांवकला 


४ - Xt 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - नवरगांव खु अनुसूचित जाती महिला 


२ - पोवारीटोला 


दागोटोला 
३ - गुदमा 
४ - मोरवाही 
५ - दतोरा 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१ - खमारी सर्वसाधारण 
हलबीटोला 
२ - चुलोद 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - अदासी सर्वसाधारण 
२ - तांडा 


३ - तुमखेडा (खु) 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
१ - फुलचुरटोला सर्वसाधारण 


२- फुलचुर 





(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१ - कारंजा सर्वसाधारण महिला 
२ - रापेवाडा 
चिचटोला 


३ - चुटिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २१ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११३. 





राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२०, 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ५८, 
च्या पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली मी, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आमगांव पंचायत समिती 
जितक्या नि्वचिक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-२७१-२०२०, 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या 
कलम १२ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला 
होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक 
एसईसी-१०९६-प्र.क्र३४-पंस, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 



































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-१२९-२०२०. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० आदेशान्वये त्यांनी आमगांव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी आमगांव पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 




















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. .. .. १० 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ०५ 
(अ) अनुसूवित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०३ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ०२ 





ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 





(अ) अनुसूचित जाती = as 00 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. ०० 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ,. ,. ०३ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र क्र. ३४-पंस, दिनांक १९ नोव्हेंबर, 
१९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या 
कलम १२ च्या पोट-कलम (१), खाली मी, दीपककुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निवचिक 
गणांत विभागण्यात येईल त्या नि्वचिक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 




















ना-एक-अ-६ (१६७३). 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 














३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 
तालुक्‍याचे निर्वाचक गटाचा निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
नाव क्रमांक व नाव क्रमांक व नाव जमाती व नागरिकाचा 
(अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या (ब) खालील गावांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र मर्यादित समाविष्ट असलेले क्षेत्र स्त्रियांकरीता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
आमगांव  १८-घाटटेमणी २९-घाटटेमणी घाटटेमणी घाटटेमणी सर्वसाधारण 
बनियाटोला 
भोसा भोसा 
बोदा बोदा 
गिरोला गिरोला 
टाकरी टाकरी 
टेकरी टेकरी, मानेकसा 
३०-कट्टीपार  कट्टीपार कट्टीपार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
कालीमाटी कालीमाटी 
बंजारीटोला बंजारीटोला 
नंगपुरा नंगपुरा 
मुंडीपार मुंडीपार 
रामजीटोला 
गोसाईटोला गोसाईटोला 
१६-किकरीपार  ३१-किकरीपार किकरीपार किकरीपार अनुसूचित जाती 
नवेगांव 
धामणगांव धामणगांव 
महारीटोला महारीटोला 
शंभुटोला 
सरकारटोला सरकारटोला 
मरारटोला मरारटोला 
ननसरी ननसरी 
३२- कातुर्ली कातुर्ली कातुर्ली सर्वसाधारण (महिला) 
करंजी करंजी 
मोहगांव मोहगांव 
सुपलीपार सुपलीपार 
डोंगरगांव डोंगरगांव 
१७-गोरठा ३३- गोरठा  गोरठा गोरठा सर्वसाधारण (महिला) 
शिवणी शिवणी 
शिवणटोला 
जवरी जवरी 
बोथली बोथली 
३४-बोरकन्हार बोरकन्हार बोरकन्हार अनुसूचित जमाती 
जामखारी जामखारी 


नांगटोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २३ 





(१) 


(२) 


१८-ठाणा 


१९-अंजोरा 


(३) 


३५-ठाणा 


३६-सितेपार 


३७-अंजोरा 


३८-तिगांव 


अनुसूची--चालू 
(४) 


पाऊलदौना 


बाम्हणी 
पिपरटोला 
सावंगी 


ठाणा 


दहेगांव 
मानेगांव 
खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


सितेपार 
बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


अंजोरा 


बघेडा 


वळद 


कवडी 
रामाटोला 
पानगांव 
तिगांव 
सुरकुडा 


आसोली 


फुक्कीमोटा 
जांभुरटोला 


सोनेखारी 
येरमडा 


(५) 
पाऊलदौना 
वाघडोंगरी 
बाम्हणी 
पिपरटोला 
सावंगी 
चिचटोला 


ठाणा 
ठाणाटोला 
दहेगांव 
मानेगांव 
खुर्शिपारटोला 
धावडीटोला 


सितेपार 
बासीपार 
बुराडीटोला 
भजियापार 
चिरचाळबांध 
खुर्शिपार 


अंजोरा 
भालीटोला 
बघेडा 
कोपीटोला 
चिमणटोला 
वळद 
कटंगटोला 
कवडी 
रामाटोला 
पानगांव 
तिगांव 
सुरकुडा 
धोबीटोला 
मक्‍्कीटोला 
आसोली 
कोसमटोला 
फुक्कीमोटा 
जांभुरटोला 
पिपरटोला 
सोनेखारी 
येरमडा 


(६) 


सर्वसाधारण 


ना. मा. प्र. (महिला) 


ना.मा. प्र. (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११४. 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२०/प्रक्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती अधिनियम १९६१ (१९६२ चा महा.५ वा) च्या कलम ५८, 
पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सालेकसा पंचायत समिती 
जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरीता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते नि्वाचिक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-२३५-२०२०, दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२० चा आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, 
पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्या 
अनुसरून आलेल्या हरकतीच्या सर्वकष विचार करून मी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्ताची अधिसूचना कमांक-एसईसी- 
१०९६-प्र.क्र.३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोकक्‍्त आदेश देत आहे. 



































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपनि-कावि-१२५-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) चा कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्रक्र-०९-का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० आदेशान्वये त्यांनी सालेकसा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे. 








ज्या अर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा., ५ वा) चा कलम १२ चा पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र. ०९-का-७, दिनांक १४-०२-२०२० च्या पत्रान्वये सालेकसा पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयांच्या जागा) निश्‍चित केलेल्या 
आहेत. 




















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . , . ०८ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. . ०५ 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०२ 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०२ 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा .. .. .. ०३ 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२, मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 





c 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०१ 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०१ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. .. ०१ 





२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१०९६-प्र.क्र. ३४ -पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२महा.५वा) च्या 
कलम १२ चा पोट-कलम (१) खाली मी, दीपक कुमार मिना, गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 
गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचिक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 
गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभागनिर्दिष्ट करीत आहे. 























महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २५ 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 


कु निवडणुकीच्या a 


अनुसूची 





तालुकेचे Id 
नाव 


(१) 


सालेकसा 


ना.-एक-अ-७ (१६७३). 


मतदार गटाच्या 
क्रमांक व नाव 


(२) 


२०-झालीया 





मतदार गणाचा 
क्रमांक व नाव 


(३) (४) 


३९-झालीया १. झालीया 


२. पोवारीटोला 
३. कोटजांभोरा 


४. नवेगांव 
५. लटोरी 


६. बाम्हणी 


एकूण . . 


४०-सोनपुरी १. सोनपुरी 


२. पाऊलदौना 


३. मुंडीपार 


४. खेडेपार 


५. पाथरी 


एकूण . . 


४१-पिपरीया १. पिपरीया 


२. निंबा 
३. रोढा 
४. काहली 


एकूण . . 


lA [नवडणुकाच्या Warr 


ग्रामपंचायतीचे नाव प्रदेशाची व्याप्ती 


र्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


अनुसूचित जाती/अनुसूवित 
जमाती/नागरीकांचा मागास वर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 
राखीव जागा 
(५) (६) 
झालीया अनुसूचित जाती (महिला) 
साखरीटोला 
गोडीटोला 
पोवारीटोला 


कोटजांभोरा 
मोकासीटोला 
नवेगांव 
लटोरी 
असईटोला 
बाम्हणी 
पठाणटोला 


११ 


सोनपुरी नामाप्र. 
पाऊलदौना 

पांढरी 

मुंडीपार 

पानगाव 

खेडेपार 
कुभांरटोला 

पाथरी 


०्ट 


पिपरीया 
रामाटोला 


सर्वसाधारण 


गल्लाटोला 
निंबा 
रोढा 
काहली 


०६ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष 2, शके १९४२ 


(१) 


सालेकसा 


सालेकसा 


अनुसूची-चालू 
(२) (३) (8) (4) (६) 


२१-पिपरीया ४२-टोयागोंदी १. टोयागोंदी टोयागोंदि अनुसूचित जमाती 


चांदसूरज (महिला) 
विचारपूर 
PUTTS 
२. जमाकुडो जमाकुडो 
३. दर्रकसा दर्रकसा 
दलदलकुही 
बंजारी 
मुरकुडोह 
दंडारी 
दिवटेसूर (रिठी) 
तहकाझरी (रिठी) 
कचरागड (रिठी) 
४. कोसमतर्रा कोसमतर्रा 
नवाटोला 
धनेगांव 
धनसुवा 
कमकाझरी (रिठी) 
सिरमकसा (रिठी) 
गेडुरझरीया (रिठी) 


एकूण . . २० 


२२-तिरखेडी ४३-तिरखेडी १. तिरखेडी तिरखेडी 
२. गिरोला गिरोला 


सोनारटोला 


ईसनाटोला 
३. बोदलबोडी बोदलबोडी 


भाडीपार 
४. गांधीटोला गांधीटोला 


सर्वसाधारण 


सालईटोला 
भजीयादंड 
५. गोर्रे mH 
६. मानागड मानागड 


मरकाखांदा 


एकूण . . १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २७ 


(१) 


सालेकसा 


अनुसूची-चालू 
(२) (३) (४) 


४४-कावराबांध १. कावराबांध 


२. खोलगड 
३. धानोली 
४. दरबडा 
५. बिझली 
६. नानव्हा 


एकूण . . 


४५-कारूटोला १. कारूटोला 


२. सातगांव 


३. भजेपार 
४. मक्‍्काटोला 


एकूण . . 


२३-कारूटोला ४६. लोहारा १. लोहारा 


२. बिजेपार 
३. पांढरवाणी 
४. कडोतीटोला 
५. कोटरा 


६. कुलरभट्टी (ग्राममंडळ) 


एकूण . . 


(4) (६) 
कावराबांध अनुसूवित जमाती 
मोहाटोला 
कुनबीटोला 
ब्राम्हणटोला 
खोलगड 
धानोली 
दरबडा 
बिंझली 
नानव्हा 
घोन्सी 


भनसुला 


११ 


कारूटोला सर्वसाधारण महिला 


सलगंटोला 
हेटीटोला 
सातगांव 

साकरीटोला 
भजेपार 

मक्‍काटोला 
दुर्गटोला 


०्ट 


नामाप्र. 
(महिला) 


लोहारा 
लभाणधारणी 
बिजेपार 
शेरपार 
पांढरवाणी 
डोमाटोला 
मरामजोब 
कडोतीटोला 
कोटरा 
हलबीटोला 
कुलरभट्टी 
(ग्राममंडळ) 


११ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११५. 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२०, 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ५८, 
पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे गोरंगाव पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवचिक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते नि्वचिक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि १०९-२०२०, दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, 
पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी- 
१०९६-प्र.क्र. ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोकत आदेश देत आहे. 



































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि-१२३-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांची अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोरेगाव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी गोरेगाव पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 














स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 











(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १२ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ०६ 
अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. ,. ०३ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ०४ 


ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित ०४ 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०२ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर 





१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ २९ 











कलम १२ चे पोट-कलम (१), खाली मी, दीपक कुमार मीना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक 








गणांत विभागण्यात येईल त्या नि्वचिक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक 








गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 





मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 


निवडणुकीच्या १) 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
तालुक्‍याचे निवडणूक गटाचा निवडणूक गणाचे गणात समाविष्ट गावांची संख्या अनुसूचित जाती/अनुसूवित 
नाव नाव व क्रमांक नाव व क्रमांक जमाती/नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 
व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
गोरेगाव  २४-शहारवाणी  ४७-शहारवाणी (अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट सर्वसाधारण 
असलेले क्षेत्र 
१-शहारवाणी, धानुटोला 
२-गोंदेखारी, लेंडेझरी 
३-सोनेगाव, नवरगाव, गिरोला रिठी 
४- कवलेवाडा, डोंगरुटोला, इसाटोला 
४८-गणखैरा ५-गणखैरा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
६-पुरगाव (महिला) 
७-चिंचगाव, चिचगाव टोला 
८-सटवा 
९-डव्वा 
२५-सोनी ४९-हिरडामाली १०-हिरडामाली नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
११-तुमखेडा (महिला) 
१२-मोहगाव (बु.), धुदाटोला, सर्वाटोला 
५०-सोनी १३-सोनी, नोनीटोला सर्वसाधारण 
१४-दवडीपार 
१५-बोटे 
१६-झांजिया 
२६-घोटी ५१-गिधाडी १७-गिधाडी, कवडीटोला सर्वसाधारण 
१८-चिल्हाटी, सलंगटोला 
१९-आंबेतलाव 
२०-बबई 
२१-हिराटोला, चांदिटोला 
२२-कालिमाटी 


ना-एक-अ-८ (१६७३). 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) (४) 


गोरेगाव ५२-घोटी २३-घोटी, गहेलाटोला 
२४-म्हसगाव, देऊटोला 
२५-भडंगा 


२७-कु-हाडी ५३-पाथरी २६-पाथरी 
२७-कटंगी 
२८-मेंगाटोला 
२९-सिलेंगाव 
३०-बघोली 


५४-कु-हाडी ३१-कु-हाडी 
३२-बोरगाव, सुकपूर 
३३-खाडीपार, खाडीपारटोला 
३४-तिमेझरी 
३५-आसलपाणी, बागळबंध, बोळुंदा, 
आलेबेदर रिठी 


२८-मुंडीपार ५५-मुंडीपार ३६-मुंडीपार 
३७-हिरापूर, सायटोला 
३८-मलपुरी, रामाटोला 
३९-पिंडकेपार 


५६-तेढा ४०-तेढा, हलबीटोला (तेढा) 
४१-तुमसर, खोसेटोला 
४२-बाम्हणी 
४३-कमरगाव 
४४-मोहाडी 


२९-निंबा ५७-चोपा ४५-चोपा, बाजारटोला 
४६-पालेवाडा 
४७-कलपाथरी 
४८-तेलनखेडी,मुंढरीटोला, आकोटोला 
४९-पलखेडा, सोनारटोला 
५०-घुर्मर्रा 


५१-मुरदोली, गराडा, जांभुळपाणी, सोंदलागोंदी 


५८-निंबा ५२-निंबा, पिपरटोला, गोवारीटोला,पठानटोला, 
हलबीटोला निंबा, चिचटोला, झांलिया रिठी, 


पांगळी रिठी, रेंगेपार रिठी 
५३-तिल्ली, गौरिटोला 
५४-मोहगाव तिल्ली 





५५-हौसीटोला, चांगोटोला, कन्हारटोला चांगो, 


कन्हारटोला चोपा 


(4) 


सर्वसाधारण (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


अनुसूचित जाती (महिला) 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती (महिला) 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष*२, शके १९४२ ३१ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११६. 





राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्र. रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्रक्र. ०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, पंचायती समिती अधिनियम १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ५८, पोट- 
कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोकत आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तिरोडा पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये येईल त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता 
जागा राखून ठेवण्यात येतील. ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियासाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणा-या क्रमांक कलि/जिपपंस/कावि-१०९/२०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० 
आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा माह. ५ वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) 
मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्या अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र.क्र.-३४/पंस, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोकक्‍्त आदेश देत आहे. 






































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि-१२४-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायती समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) चा कलम ९, पोट-कलम (१) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिअ/जिपपंस/२०२०/प्र.क्र. ०९/का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० आदेशान्वये त्यांनी 
तिरोडा पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे. 








आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) कलम १२ चा पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ/जिपपंस २०२०/प्र.क्र. ०९/का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, च्या पत्रान्वये त्यांनी तिरोडा पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत.-- 




















१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - ,, ,, . .१४ (चौदा 
कू 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. . .०२ (दोन) 
(ब) अनुसूचित जमाती 7 7 . .०१ (एक) 
(क) नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , . , . . .0४ (चार) 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 





जागा धरून)राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - , . , . . .०७ (सात) 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जमाती, 





व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 


(अ) अनुसूचित जाती a .. - ०१ (एक) 
(ब) अनुसूचित जमाती .. a: - -०१ (एक) 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग rr at . .०२ (दोन) 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या , . .. . .०३ (तीन) 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र क्र./३४-पंस, दिनांक १९ नोव्हेंबर 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) चा 
कलम १२ चा पोट-कलम (१) खाली मी दीपक कुमार मिना, गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 








३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निवचिक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 











निवडणुकीच्या a 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


अनुसूची 
अ. निवडणूक निर्वाचक गणाचे ग्रामपंचायतीचे प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/ 
क्र. विभागाचे क्रमांक व नाव समाविष्ट नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व 
क्रमांक व नाव नाव गांवे स्त्रियाकरीता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (5) (६) 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या 
मर्यादेत समाविष्ट असलेले 
क्षेत्र 
१ अर्जुनी - ३० ५९-परसवाडा परसवाडा परसवाडा सार्वसाधारण 
बाघोली बाघोली 
इंदोरा बुज. इंदोरा बुज. 
सावरा सावरा 
| बोंडरानी 
पिपरीया पिपरीया 
बिहीरीया बिहीरीया 
चांदोरी खुर्द चांदोरी खुर्द 
खैरलांजी खैरलांजी 
एकूण . . ८ ९ 
६०-अर्जुनी अर्जुनी अर्जुनी नामाप्र (महिला) 
बोदा बोदा 
गोंडमोहाडी गोंडमोहाडी 
| किंडगीपार 
अत्री अत्री 
एकूण . . 8 षु 
एकूण . . १२ १४ 
२ सेजगांव - ३१  ६१-सेजगांव सेजगांव सेजगांव नामाप्र (महिला) 
बोरा बोरा 
सोनेगांव सोनेगांव 
नहरटोला नहरटोला 
डब्बेटोला डब्बेटोला 
करटी बुज. करटी बुज. 
एकूण . . ६ ६ 
६२-चिरेखनी चिरेखनी चिरेखनी नामाप्र 


काचेवानी काचेवानी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ३३ 





(१) (२) 


3 ३२-सुकडी डाक 


8 ३३-ठाणेगांव 


ना-एक-अ-९ (१६७३). 


(३) 


एकूण . . 
एकूण . . 


६३-इंदोरा खुर्द 


एकूण . . 


६४-सुकडी डाक 


एकूण . . 
एकूण . . 


६५-चिखली 


एकूण . . 


अनुसूची-चालू 


(४) 
पालडोंगरी 


जमुनिया 
बेरडीपार 


११ 
इंदोरा खुर्द 


मंगेझरी 


गुमाधावडा 
निमगांव 
पिंडकेपार 
बोदलकसा 
खडकी 
बरबसपुरा 
८ 

सुकडी 
मेंढा 
बेरडीपार 


आलेझरी 
भजेपार 


8 





93 
चिखली 
मेंदीपुर 
खैरबोडी 
चुरडी 
भिवापुर 
डोंगरगांव 
खमारी 


७ 


(५) (६) 
[वयन 
भूराटोला 
जमुनिया 
बेरडीपार 


१२ 


इंदोरा खुर्द सर्वसाधारण (महिला) 
मंगेझरी 

कोडोबर्रा 

घोटी 

गोंविदटोला 

गुमाधावडा 

निमगांव 

पिंडकेपार 

बोदलकसा, रूस्मतपुर 

खडकी 

बरबसपुरा 

१२ 

सुकडी अनु. जाती 
मेंढा 

बेरडीपार 

खुर्शीपार 

आलेझरी, बालापुर 

भजेपार 


७ 


१९ 

चिखली नामाप्र 
मेंदीपुर 

खैरबोडी, नंदनगर 

चुरडी 

भिवापुर 

डोंगरगाव 

खमारी 


८ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 











अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
६६-ठाणेगांव ठाणेगाव ठोणेगांव सर्वसाधारण 
लाखेगांव लाखेगांव 
बोपेसर बोपेसर 
खोडगांव 
गराडा गराडा 
बिर्सी बिर्सी 
मलपुरी मलपुरी 
एकूण . . & 9 
एकूण . . 93 १५ 
4 ३४-कवलेवाडा  ६७-कवलेवाडा कवलेवाडा कवलेवाडा सर्वसाधारण 
बेलाटी बुज. बेलाटी बुज. 
मांडवी मांडवी 
करटी खुर्द करटी खुर्द 
मुंडीपार मुंडीपार 
मरारटोला मरारटोला 
पुजारीटोला पुजारीटोला 
एकूण . . ७ ७ 
६८-मुंडीकोटा मुंडीकोटा मुंडीकोटा सर्वसाधारण (महिला) 
खुडखुडी खुडखुडी 
भंबोडी भंबोडी 
सालेबर्डी सालेबर्डी 
घोगरा घोगरा 
पाटीलटोला 
घाटकुरोडा घाटकुरोडा 
चांदोरी बुज. चांदोरी बुज. 
बिरोली बिरोली 
सोनोली 
एकूण . . ८ १० 
एकूण . . १५ १७ 
& ३५-सरांडी ६९-सरांडी संराडी संराडी सर्वसाधारण (महिला) 
बयवाडा बयवाडा 
नवरगाव नवरगाव 
गांगला गांगला 


खोपडा खोपडा 
इशापुर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ३५ 





(१) 


७ 


(२) (३) 


एकूण . . 


७०-केसलवाडा 


एकूण . . 
एकूण . . 


३६-वडेगांव ७१-वडेगांव 


एकूण . . 


७२-कोयलारी 


एकूण . . 
एकूण . . 


एकूण . . १४ गणाचे . . 


अनुसूची-चालू 
(४) 


विहिरगांव 
धादरी 


७ 


केसलवाडा 
सेलोटपार 
मुरपार 
सोनेखारी 
पांजरा 
मनोरा 
नवेगांव खुर्द 
लेदडा 
येडमाकोट 


९ 


१६ 
वडेगांव 
सातोना 
बोरगांव 
मारेगांव 
चोरखमारा 
सिल्ली 
माल्ही 


७ 


कोयलारी 
कोडेलोहारा 
at 
लोणारा 
सितेपार 
कुलपा 
मुरमाडी 
नवेझरी 


44 


8% 


(५) (६) 


विहिरगांव 
धादरी, उमरी 


९ 


केसलवाडा 
सेलोटपार 
मुरपार, सोनेखारी 
खैरी, खेडेपार 
पांजरा 

मनोरा 

नवेगांव खुर्द 
लेदडा 

येडमाकोट 


अनु. जमाती (महिला) 


११ 


२० 


वडेगांव सर्वसाधारण 
सातोना 

बोरगांव 

मारेगावं 

चोरखमारा 

सिल्ली 

माल्ही 


७ 


कोयलारी 
कोडेलोहारा 

सर्रा, निलागोंदी 
लोणारा, नांदलपार 
सितेपार 

कुलपा 

मुरमाडी 

नवेझरी 


अनु. जाती (महिला) 


१० 


१७ 


११४ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११७. 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२०, 
महाराष्ट्र अधिनियम, ५ च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सडक अर्जुनी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवचिक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण दर्शविणारा क्रमांक 
अका-जिपपंस-कावि ९२-२०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
(१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२ पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी 
प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक 
आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र.३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्‍्त 
आदेश देत आहे. 


























आदेश 
क्रमांक कली-जिपपंस-कावि-१२७-२०२० .-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांची अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२०, च्या आदेशान्वये त्यांनी सडक अर्जुनी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी सडक अर्जुनी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या 
जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 














(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १० 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या :- 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती ३ ३ ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०३ 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा .. .. ०५ 
(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित 

जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०१ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-एसईसी-१०९६-प्र.क्र.३४-पंरा , 





दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा 





महा. ५वा) च्या कलम ५२ चे पोट-कलम (१), खाली मी, दीपक कुमार मीना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या निवचिक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 30 








निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 





नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 





तालुक्‍याचे गटाचे क्रमांक निर्वाचन गणाचे 
नांव व नांव नांव 
(१) (२) (३) 


सडक अर्जुनी ३७ पांढरी ७३ कोसंमतोंडी 
७४ पांढरी 
३८ डव्वा ७५ डवा 


७६ डोंगरगांव/ख 


ना.-एक-अ-१० (१६७३). 


अनुसूची 


ग्रामपंचायतीचे नांव 


(४) 


मुरपार/ले 


कोसमतोंडी 


धानोरी 
चिचटोला 
मुंडीपार/ई 
घटेगाव 


हेटी 


रेंगेपार/पा 
पांढरी 


गोंगले 
खाडीपार 
ड्न्डा 
सितेपार 
मुरपार/राम 


भुसारीटोला 
पाटेकुर्रा 
जांभळी 


गोपालटोली 
पळसगांव/ड 
Sa 
घोटी 


चिरचाडी 
कोहळीटोला/आ 
खजरी 

बोथली 

परसोडी 
डोंगरगांव/ख 
म्हसवानी 
वडेगांव 


प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/अनुसूवित 
समाविष्ट गांवे जमाती/नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरिता राखीव जागा 
(५) (६) 
(अ) खालील ग्रामपचायतीच्या 
मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्रे 
१ aan, ना.मा. प्र. महिला 
डिझरी,बोळुंदा 
मंगेझरी/री 
२  कोसमतोंडी 
थाडेझरी 
३ धानोरी 
४ चिचटोला 
५  मुंडीपार/ई 
६ घटेगाव, टेमणी, 
rs be 
रकाबोडी/ 
oe 
१ रेंगेपार/पा, मालिजुंगा ना.मा. प्र. 
२ पांढरी, हलबीटोला, 
शिवनटोला 
३ गोंगले 
४ खाडीपार 
५ डन्डा 
६ सितेपार 
७ मुरपार/राम 
१  भुसारीटोला सर्वसाधारण 
२ पाटेकुर्रा 
३ जांभळी, दोडके, 
पांढरवानी/दो, 
कातलवाही/री, 
मरामजोब/री 
४ गोपालटोली 
५ पळसगांव/ड 
६ खव्वा 
७ घोटी 
पिंडकेपार 
१ वचिरचाडी अनुसूचित जमाती 
२ कोहळीटोला/आ 
३ खजरी 
४ बोथली 
५ परसोडी 
६ डोंगरगांव/ख 
७ म्हसवानीवडेगांव 
८ वडेगांव 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) (२) (३) 
३९ सौदड ७७ खोडशिवनी 
७८ सौदड 
४० चिखली ७९ चिखली 


८० कोकणा/जमी 


८१ शेंडा 


४१ शेंडा ८२ बाम्हणी/ख 


अनुसूची--चालू 
(४) 


खोडशिवनी 
सिंदीपार 


गिरोला 
घाटबोरी/को 
बौद्धनगर 
घाटबोरी/ते 


बोपाबोडी 
सौदड 
तिडका 
श्रीरामनगर 


सावंगी 

फुटाळा 
बाम्हणी/स 
पळसगांव/राका 
राका 

चिखली 


कोहमारा 
कोसबी 


कनेरी/राम 
कोकणा/ज 
खोबा 


शेंडा 
रेंगेपार/द 
उशिखेडा 


पांढरवाणी 
द्ल्ली 
कन्हारपायली 
कोदामेडी 
राजगुडा 
डुग्गीपार 


पुतळी 
खडकी 


कोयलारी 


बाम्हणी/ख 


AN 


CAN AD WO mm 


CAN AD WO 


AN 


8 


(4) 
खोडशिवनी 
सिंदीपार, माहूली, 
खैरी, मुंडीपार/सिं, 
faxt 
गिरोला, खैरी/हमेशा 
घाटबोरी/को 
बौद्धनगर 
घाटबोरी/ते 


बोपाबोडी 
सौदड 
तिडका 
SRR 


सावंगी 

फुटाळा 
बाम्हणी/स 
पळसगांव/राका, 
मदुटोला 

राका, पिपरी 
चिखली, 
कोहळीटोला/चि. 


कोहमारा 
कोसबी, कोलारगांव, 
बकी, मेंडकी, 
कोसमघाट, 
मनेरी 
कनेरी/राम 
कोकणा/ज 
खोबा, चिंगी, 
कोकणा/गो, 
कवलेवाडा, 
झनकारगोंदी 


शेंडा 

रेंगेपार/द 
उशिखेडा, 
मोहघाटा 
पांढरवाणी 

दल्ली, सालेधारणी 
कन्हारपायली 
कोदामेडी, 
केसलवाडा 


राजगुडा, मंदीटोला 
मोगर्रा, निशानी/री 
डुग्गीपार, नैनपुर, 
देवपायली 

पुतळी, सहाकेपार 
खडकी, 

डोंगरगांव/स, खुर्शिपार 
कोयलारी, 
कोहळीपार, प्रधानटोला 
बाम्हणी/ख 


(६) 


सर्वसाधारण महिला 


अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूचित जमाती महिला 


ना.मा. प्र. महिला 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ३९ 





भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. ११८. 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.८, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२०, 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ५८, 
पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे देवरी पंचायत समिती जितक्या 
निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवचिक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि १३७-२०२०, दिनांक ११ 
नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, 
पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्‍ताची अधिसूचना क्रमांक एसईसी- 
१०९६-प्र.क्र.३४-पंच, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 









































आदेश 
क्रमांक अका-जिपपंस-कावि १२६-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी गोंदिया जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व 


स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 




















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. .. .. १० 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ९ 
(अ) अनुसूवित जाती .. .. १ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. 4 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ३ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 4 





ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 





जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- षु 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. १ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. ३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. १ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ,. .. ० 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-पंरा, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ 
(१९६२ चा महा. ५वा) चा कलम १२ चा पोट-कलम (१८) खाली मी, दीपक कुमार मिना, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, गोंदिया याद्वारे उक्त पंचायत 
समिती क्षेत्र जितक्या निवचिक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित 











४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








करीत असून, ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, 





अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


तालुक्‍याचे मतदार गटाचा मतदार गणाचे 
नांव क्रमांक व नांव क्रमांक व नांव 
(१) (२) (३) 
देवरी ४२-पुराडा ८३ ओवारा 
८४ पुराडा 
४३-गोटाबोडी ८५ गोटाबोडी 
८६ मूरदोली 
४४-भर्रगांव Co WS 


अनुसूची 


प्रदेशाची व्याप्ती (समाविष्ट गाव) 


(४) 


(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

(१) ओवारा, आलेबेदर 

(२) डोगरगांव 

(३) सावली, पंढरपूर 

(४) सुरतोली, चारभाटा, सुब्रायटोला 

(५) हरदोली 

(६) देवूटोला, पाऊलदौना 

( 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

(१) पुराडा 

(२) लोहारा, मोहनटोला 
(३) मुरपार 

(४) ढिवरीनटोला 
(५) फुक्कीमेटा 
(६) शिलापूर, बोरगांव 

(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

(१) गोटाबोडी, धोबीसराड, भागी 

(२) वडेगांव, सालेगाव, खामतलाव, छत्तरटोला रिठी, 
आलेझरी रिठी 

(३) मुल्ला 








(४) पिंडकेपार / गो, टेकाबेदर, जमनापुर, झुझारीटोला 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

१) मूरदोली, मरामजोब 

२) चिचेवाडा 

३) शेरपार, मासुलकसा 





५) कन्हाळगांव, पांढरवाणी, लेंडीजोब, मुरपार रिठी 


( 
( 
( 
(४) शेडेपार, सालई, मल्हारबोडी, बेलारगोंदी, कलचुवा 
( 
(६) आमगांव, मुंडीपार 

( 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
(१) भर्रेगांव, मुरपार 


अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
जमाती/नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 
व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 


(4) 


अनुसूचित जमाती (स्त्री) 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्री) 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ४१ 





(१) (शे (a) 
८८ परसोडी 
४५-ककोडी ८९ केशोरी 
९० ककोडी 
४६-चिचगड ९१ चिचगड 


९२ पालांदुर / ज. 


ना.-एक-अ-११ (१६७३). 


अनुसूची--चालू 
(४) (५) 
(२) डवकी 
(३) शिरपूर बांध, पदमपुर, मकरधोकडा 
(४) नकटी, टोयागोंदी, राजमडोंगरी 
(५) बोरगांव/बा, चारभाटा, पदमपुर 
(अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट अनुसूचित जमाती 
असलेले क्षेत्र 
(१) परसोडी, कवलेवाडा 
(२) म्हैसुली, बोंडे 
(३) पिंडकेपार / चि, आंभोरा, कोसबी / खुर्द 
(४) कोटजांभोरा, देवलगांव 
(५) आलेवाडा, मोहगांव 
(६) जेढभावडा, सिंदीबिरी, मसुरभावडा 
( 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट अनुसूचित जमाती (स्त्री) 
असलेले क्षेत्र 

१) केशोरी, खामखुर्रा, निलज, धानोरी 

२) पलानगांव 

३) गडेगांव, बेलगांव, बोदालदंड, कोसबी/बु. 


( 
( 
( 
(४) फुटाणा, हळदी 
( 
( 
( 





५) मुरमाडी, तुमडीकसा 
६) मेहताखेडा, पाऊलझोला 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट अनुसूचित जमाती (स्त्री) 
असलेले क्षेत्र 

१) ककोडी, कुनबीटोला 

२) उचेपूर, महाका 

३) चिपोटा, धवलखेडी 

४) चिल्हाटी, वडेकसा 

५) मिसपीरी, धमदीटोला, ऐडमागोंदी 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

(१) चिचगड 

(२) पिपरखारी, सुंदरी, वासनी, मोहांडी, पवनी (रिठी), 
गवर्रा (रिठी) 

(३) वांढरा, रेहळी, डोंगरगांव 

(४) कडीकसा, गणुटोला 

(५) सिरपुर / भागी, मुरमाडी (रिठी) 

( 

( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


सर्वसाधारण 


६) ईस्तारी 


अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादीत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

(१) पालांदुर / ज, गरारटोला 

(२) मगरडोह, बालापुर, चुंभली, घोघरा, आक्टा (रिठी), 
मलकाझरी (रिठी), डोंगरगाव (रिठी), भंडारी (रिठी) 
(३) सुकळी, रोपा, ढोढरा 

(४) सर्रेगांव, घोनाडी, सिंगनडोह 

(५) पळसगांव / चु, धमदीटोला 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ११९. 





राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२०, 
महाराष्ट्र अधिनियम ५ च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जुनी मोरगाव पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा 
क्रमांक कलि-जिपपंस-कावी-१३७-२०२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२ पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्या अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह 
राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-पंस, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून निम्नोकक्‍्त आदेश देत आहे. 
































आदेश 
क्रमांक कलि-जिपपंस-कावि-१२९-२०२० .-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 








आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चे पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्रक्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी अर्जुनी मोरगाव 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या 
जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 














(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १४ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .-- 





(अ) अनुसूचित जाती ee 7 02 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .., .., ०४ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ०७ 


ठेवावयाच्या जागा धरुन) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती ३ ३ ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०२ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र क्र. ३४-पंस, दिनांक १९ नोव्हेंबर 





१९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या 
कलम ५२ चे पोट-कलम (१), खाली मी, दीपक कुमार मीना, जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणांत 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ४३ 





विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या नि्वचिक गणांमध्ये 








अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 





मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 


निवडणुकीच्या १) 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
तालुका जिल्हा परिषद पंचायत समिती प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/अनुसूवित 
निवडणूक निर्वाचक गण जमाती/नागरिकांचा 
विभागाचे क्रमांक क्रमांक व नाव मागास प्रवर्ग 
व नाव व स्त्रियांकरिता 
राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) (4) 
अर्जुनी मोरगाव ४७-गोठणगाव  ९३-झाशीनगर (अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
असलेले क्षेत्रे 
(१) झाशीनगर, मलकाझरी, तुमढीमेंढा, चुटीया, 
दरेगाव, कसारी, मोहगाव 
(२) परसोडी/रे., खोली, चान्ना/कोडका, 
पांढरवाणी/मा., पांढरवाणी /रे. 
(३) रामपुरी, येलोडी, जांभळी. 
(४) पवनी/धा., धाबेटेकडी, तिडका, सुरतोली, 
सालई, कुडका. 
(५) येरंडी/दर्र, माहुली. 
(६) कान्होली, जब्बारखेडा. 
९४- गोठणगांव (१) गोठणगांव अनुसूचित जाती स्त्री 
(२) बोंडगाव/सुर, सुरबन, गंधारी, जांभळी/पोर्ला 
(३) कोहलगाव, रांजीटोला 
(४) रामनगर, संजयनगर 
(५) प्रतापगड, जरुघाटा, कढोली, निमगाव/रिठी. 
(६) तुकुमनारायण, गवर्रा, केळवद, डोंगरगाव, 
उमरपायली 
४८-नवेगावबांध ९५-नवेगावबांध (१) नवेगावबांध नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(२) देवलगांव 
९६-भिवखिडकी (१) भिवखिडकी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(२) गुढरी स्त्री 
(३) सिरेगाव 
(४) सोमलपुर, बिडटोला, भुरसीटोला, 
गंगेझरी 
(५) सावरटोला, सुरगाव, उमरी 
(६) बाक्टी 


(७) मुंगली 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) (४) (4) 
४९-बोंडगाव/देवी ९७-बोंडगाव/देवी (१) बोंडगाव/देवी. सर्वसाधारण स्त्री 


(२) सिलेझरी, घुसोबाटोला, डोंगरगाव 
(३) विहीरगाव/ब., सरांडी/रिठी, येरंडी 
(४) चान्ना/बाक्‍्टी 
धळनतिसगाव (१) निमगाव सर्वसाधारण 
(२) पिंपळगाव/खांबी 
(३) खांबी 
(४) अरततोंडी 
(५) दाभना 


(६) बोरटोला, इंजोरी, भागी/रिठी. 


५०-माहुरकुडा ९९-बाराभाटी (१) बाराभाटी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(२) चापटी स्त्री 
(३) कुंभीटोला 


(४) कवठा, डोंगरगाव, सोमलपुर/रिठी 


(५) सुकळी, खैरी, बोळदे, बोरटेकडी/रि., 
कालीमाटी/रि. 


(६) येरंडी/देवल 
१००-माहुरकुडा (१) माहुरकुडा, मालकनपुर, तुमडीमेंढा अनुसूचित जमाती स्त्री 
(२) सिरोली 
(३) मोरगाव, पाथरी/रिठी, डोमा/रिठी 
(४) महालगाव, तावशी/खुर्द, निलज, रामघाट 
५१-ईटखेडा १०१-ताडगाव १) ताडगाव सर्वसाधारण स्त्री 
२) झरपडा 
३) तिडका, करडगाव 
४) धाबेटेकडी 
५) बोळदे/करड 





६) बोदरा/दे., देऊळगाव, सोनेगाव, सिल्ली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ४५ 





(१) (२) 


६२-महागाव 


५३-केशोरी 


गोंदिया : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. 


ना.-एक-अ-१२ (१६७३). 


(३) 
१०२-ईटखेडा 


१०३-अरुणनगर 


१०४-महागाव 


१०५-केशोरी 


१०६-भरनोली 


अनुसूची--चालू 


(१) 
(२) 


(४) 
ईटखेडा, डोंगरगाव 


ईसापुर, घाटीपळगाव, कन्हाळगाव, 
कन्हाळगाव/रे. 

खामखुरा 

वडेगाव/स्टे. 

येगाव 

बुधेवाडा 

अरूणनगर 

गौरनगर 

जानवा, काटगाव 

कोरंभीटोला 

मांडोखाल 

कोरंभी, अरततोंडी 

महागाव, येरंडी 

बोरी, आसोली, सावरी, सिंधम-हाण/रिठी 
मांडोखाल/रे. 

नवनितपुर, बुटाई/रिठी 

केशोरी, कनेरी, गार्डनपुर 
करांडली, चिचोली, खोकरी 





दिनकरनगर, पुष्पनगर अ, पुष्पनगर ब 


(५) 
अनुसूचित जमाती स्त्री 


अनुसूवित जमाती 


अनुसूवित जाती 


सर्वसाधारण 





भरनोली, तिरखुरी, खडकी, राजोली, सायगाव 
वडेगाव/ब., खोळदा, वारव्ही, आंभोरा 

ईळदा, जुनेवानी, जांभळी 

परसटोला, अरततोंडी, धमदीटोला 


helo 


सर्वसाधारण 


दीपक कुमार मीना, 


जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





२३ (२) 


बुधवार, डिसेंबर २, २०२०/अग्रहायण ११, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२०. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र. ०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० व 
दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० महाराष्ट्र अधिनियम, (५) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भंडारा जिल्हा परिषद जितक्या निवडणूक विभागामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवडणूक विभागाची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्‍चित करणारा आणि ज्या निवडणूक विभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवडणूक विभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवडणूक विभाग दर्शविणारा क्रमांक जिकाभंस.क्र.२३- 
अ.का -जिपपंसनि-२०२०-कावी-५७७-२०२०, दिनांक ११-११-२०२० चा आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करुन मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्र. एसईसी-१०९६-प्र. क्र. ३४-९६-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, 
१९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 





























आदेश 
क्रमांक जिकाभं स.क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६५७-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ९(१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र. क्र. ०९-का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे. 








आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र. ०९-का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी भंडारा जिल्हा 
परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ४७ 











स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरुन राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या , . , . , . 4 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . २ 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 





ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा . . . १8 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 





संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०५ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०२ 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०७ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ,. .. .. १२ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र. क्र. ३४-९६-पंरा, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायती समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) 
च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणात विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या 
निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 




















नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


अनुसूची 


जिल्हा परिषद , भंडारा 








तालुका निवडणूक विभागाचा प्रदेशाची व्याप्ती अनुसूचित जाती/अनुसूचित 
क्रमांक व नाव जमाती/नागरिकांचा मागास 
वर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 
राखीव जागा 
(१) (२) (३) (४) 
खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
तुमसर १-आष्टी (१) आष्टी, (२) लोभी, (३) पौनारखारी, (४) नाकाडोंगरी, अनुसूचित जाती. 
(५) पाथरी, (६) कवलेवाडा. 
२-चिखला (१) चिखला, (२) धूटेरा, (३) राजापूर, (४) गुडरी खु सर्वसाधारण. 
(५) सितासावंगी, (६) गोबरवाही, (७) चिचोली. 
३-बपेरा सि. (१) बपेरा सि., (२) चांदपुर, (३) टेमणी, (४) देवसर्रा, सर्वसाधारण. 
(५) गोंडीटोला, (६) मोहाडी खापा, (७) वारपिंडकेपार, 
(८) सोंड्या, (९) महालगाव, (१०) देवरीदेव, (११) मांगली सि., 
(१२) बिनाखी, (१३) सुकडी न., (१४) गोंदेखारी. 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष 2, शके १९४२ 





(१) 


मोहाडी 


(२) 


४-चुल्हाड 


ए-सिहोरा 


६-गर्रा 


७-आंबागड 


८-येरली 


र-खापा 


१०-देव्हाडी 


११-कांद्री 


१२-डोंगरगाव 


१३-आंधळगाव 


१४-पाचगांव 


१५-वरठी 


१६-बेटाळा 


अनुसूची--चालू 
(३) 


१) चुल्हाड, (२) सिंदपुरी, (३) वाहणी, (४) पिपरी चुन्नी 
५) सिलेगांव, (६) मांडवी, (७) पांजरा रे., (८) हरदोली सि., 
९) कर्कापूर, (१०) परसवाडा सि., (११) तामसवाडी. 








१) सिहोरा, (२) बोरगांव, (३) मुरली, (४) सोनेगांव 

५) दावेझरी सि., (६) मोहगांव खदान, (७) रुपेरा, (८) मच्छेरा, 
) रनेरा, (१०) साखळी, (११) पचारा, (१२) चुल्हरडोह, 

१३) धनेगांव 








(४) 


सर्वसाधारण. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 





१) गर्रा, (२) सुसूरडोह पुन., (३) आसलपानी, (४) चिखली 
५) देवनारा, (६) डोंगरीबुज, (७) येदरबुची, (८) कुरमूडा 
) बालापूर ह. 








१) आंबागड, (२) लोहारा, (३) सोरना, (४) पिपरीया 
५) लेंडेझरी, (६) रोंघा, (७) आलेसूर, (८) बपेरा आं 
९) पवनारा 





१) येरली, (२) डोंगरला, (३) खैरलांजी, (४) उमरवाडा, 
५) बोरी, (६) नवरगांव, (७) सितेपार, (८) पिपरा, 
९) झारली, (१०) मेहगांव, (११) मिटेवानी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


सर्वसाधारण महिला. 


सर्वसाधारण. 





१) खापा, (२) हसारा, (३) हिंगणा, (४) मांढळ, (५) खरबी 


६) परसवाडा दे., (७) तुडका, (८) मांगली दे., (९) हरदोली आं. 





५) स्टेशनटोली, (६) चारगांव, (७) सुकडी दे., (८) ढोरवाडा. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


(महिला). 


सर्वसाधारण. 





१) कांद्री, (२) हिवरा, (३) बच्छेरा, (४) बोंद्री, (५) देऊळगाव 
६) जांब, (७) खैरलांजी, (८) धुसाळा, (९) नवेगांव धु 
१०) काटी, (११) सकरला, (१२) शिवनी. 





नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


(महिला). 





१) उसर्रा, (२) टाकला, (३) धोप, (४) ताडगाव, (५) सालई खुर्द, 


६) काटेबाम्हणी, (७) टांगा, (८) डोंगरगाव, (९) भिकारखेडा, 


१०) विहीरगांव, (११) सालई बुज, (१२) कुशारी, (१३) महालगांव. 





१) आंधळगाव, (२) अकोला, (३) चिचोली, (४) मलीदा, 


५) पिंपळगाव का., (६) पालडोंगरी, (७) हरदोली, (८) सितेपार झं 


) पांढराबोडी, (१०) सालेबर्डी, (११) कान्हळगांव सि., 
१२) सिरसोली, (१३) वडेगाव, (१४) चिचखेडा. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण. 





१) खमारी बुज., (२) पिंपळगांव झं., (३) खुटसावरी, (४) मांडेसर, 


५) पारडी, (६) पांचगांव, (७) नेरी, (८) सातोना, (९) पाहुणी 
१०) भोसा, (११) बिड/सितेपार. 


१) मोहगाव देवी, (२) बोथली, (३) एकलारी, (४) वरठी 
५) दहेगांव 


१) बेटाळा, (२) मुंढरी बु., (३) रोहणा, (४) रोहा, (५) पालोरा, 
६) पांजरा, (७) खडकी, (८) ढिवरवाडा, (९) कान्हळगाव क., 
१०) बोरगांव 








( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(१) देव्हाडी, (२) माडगी, (३) बाम्हणी, (४) कोष्टी 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


(महिला). 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


सर्वसाधारण महिला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ४९ 





(१) 


साकोली 


लाखनी 


ना.-एक-अ-१३ (१६७३). 


(२) 


१७-करडी 


१८-किन्ही/एकोडी 


१९-पिंडकेपार 


२०-परसोडी/सौ. 


२१-कुंभली 


२२-वडद 


२३-सानगडी 


२४-लाखोरी 


२५-मुरमाडी/सा. 


२६-केसलवाडा/वाघ 


२७-पोहरा 


२८-मुरमाडी/तूप 


अनुसूची--चालू 


(३) 


(१) देव्हाडा खु., (२) देव्हाडा बु., (३) निलज बु., (४) निलज खु 
(५) मोहगाव बु., (६) नवेगाव बु., (७) करडी, (८) जांभोरा, 
(९) केसलवाडा, (१०) मुंढरी खुर्द. 


(१) किन्ही/ए., (२) पळसपाणी, (३) उमरझरी, (४) उसगाव, 
(५) चांदोरी, (६) एकोडी, (७) बोरगाव, (८) परसटोला, 
(९) बांपेवाडा, (१०) घानोड. 








(१) पिंडकेपार, (२) तुडमापूरी, (३) वडेगाव, (४) खैरी, 
(५) आमगाव/बु., (६) किन्ही/मो., (७) सातलवाडा, (८) खांबा, 
(९) मालुटोला, (१०) जांभळी/खां. 


(१) विर्सी, (२) पाथरी, (३) मोखे, (४) उकारा, 
(५) चारगांव, (६) परसोडी/सौ., (७) उमरी, (८) लवारी, 





१) बोदरा, (२) जांभळी/स., (३) गुढरी, (४) बाम्हणी, 
५) मुंडीपार/स., (६) बरडकिन्ही, (७) गिरोला, (८) मोहोगाटा, 
९) सोनपूरी, (१०) कुंभली, (११) धर्मापुरी, (१२) सावरबंध, 


१३) बोंडे, (१४) खंडाळा. 


“<< “आ< “<< << 





(१) वडद, (२) सुकळी, (३) निलज, (४) गोंडउमरी, 
(५) पळसगांव/सो., (६) महालगाव, (७) शिवनिबांध, (८) पापडा/बु., 
(९) वांगी. 





(१) सानगडी, (२) झाडगाव, (३) बोळदे, (४) सासरा, 
(५) सानगाव, (६) कटंगधरा, (७) साखरा, (८) विहीरगाव/बु., 
(९) सालेबर्डी, (१०) केसलवाडा, (११) सिरेगाव टोला. 





१) सालेभाटा, (२) परसोडी, (३) सिंदीपार, (४) गोंडसावरी, 

५) निलागोंदी, (६) बोरगांव, (७) केसलवाडा पवार, (८) लाखोरी, 
९) आलेसूर, (१०) राजेगांव, (११) मोरगांव, (१२) मानेगांव, 

१३) मासलमेटा. 


(१) पिंपळगांव स., (२) खैरी, (३) सामेवाडा, (४) सेलोटी, 
(५) रेंगेपार को., (६) धाबटेकडी, (७) मुरमाडी/सा., (८) सावरी. 











<< “<< “<< << 





(१) गडेगांव, (२) किन्ही, (३) दैतमांगली, (४) सोमलवाडा, 
(५) खेडेपार, (६) रेंगेपार कोठा, (७) केसलवाडा/वाघ, (८) गराडा, 
(९) सिपेवाडा, (१०) चान्ना, (११) धानला. 





(१) पोहरा, (२) पेंढरी, (३) मोगरा, (४) कनेरी, (५) डोंगरगांव न्या., 
(६) इसापूर, (७) गोंडेगांव, (८) गुरढा, (९) मचारणा, 
(१०) रेंगोळा, (११) मांगली. 





१) मुरमाडी तूप, (२) दिघोरी, (३) रामपूरी, (४) कन्हाळगांव, 
५) डोंगरगांव सा., (६) सोनमाळा, (७) मिरेगांव, (८) शिवनी, 
९) कोलारी, (१०) झरप, (११) मेंढा टोला, (१२) भुगांव, 

१३) विहिरगांव, (१४) खुनारी, (१४५) पळसगांव, (१६) निमगांव. 


<< “आ< “<< << 





(४) 


सर्वसाधारण महिला. 


अनुसूचित जमाती महिला. 


सर्वसाधारण महिला. 


अनुसूचित जाती महिला. 


सर्वसाधारण महिला. 


अनुसूवित जाती. 


अनुसूचित जमाती. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(महिला). 


अनुसूचित जाती महिला. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(महिला). 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(१) 


भंडारा 


पवनी 


(२) 


२९-पालांदूर/चौ. 


३०-कोथुर्णा 


३१-खमारी बुटी. 


३२-धारगांव 


३३-आमगांव 


३४-गणेशपूर 


३५-खोकरला 


३६-ठाणा 


३७-सावरी/ज. 


३८-सिल्ली 


३९-पहेला 


४०-अड्याळ- 
चिचाळ 


४१-पिंपळगांव 


अनुसूची--चालू 
(३) 


(४) 





१) किटाडी, (२) देवरी, (३) गोंदी, (४) कवलेवाडा, (५) जेवनाळा, 





६) वाकल, (७) घोडेझरी, (८) पालांदूर चौ., (९) खराशी, 
१०) लोहारा, (११) पाथरी, (१२) म-हेगांव. 


सर्वसाधारण. 





१) हत्तीडोई, (२) मोहदूरा, (३) जाख, (४) टवेपार, (५) पांढराबोडी, 
६) सिरशी, (७) कोथुर्णा, (८) दाभा, (९) इंदुरखा, (१०) खैरी बे., 


११) लावेश्‍्वर, (१२) खमाटा, (१३) सोनूली 


१) मांडवी, (२) बेलगांव, (३) मंडनगांव, (४) खमारी, (५) सुरेवाडा, 





६) बेरोडी, (७) माटोरा, (८) कोका, (९) सर्पेवाडा, 
१०) डोडमाझरी टे. 


१) धारगांव, (२) डव्वा, (३) मालीपार, (४) चांदोरी, (५) कवलेवाडा, 


६) गुंथारा, (७) राजेगांव, (८) खुर्शीपार, (९) खुटसावरी 
१०) टेकपार मा., (११) माडगी. 


१) करचखेडा, (२) टेकेपार डो., (३) आमगांव, (४) दिघोरी, 
५) पलाडी, (६) कारधा, (७) भिलेवाडा, (८) आंबाडी, 
९) अर्जुनी पु 


१) गणेशपूर, (२) पिंडकेपार, (३) बेला, (४) दवडीपार बे 
५) कोरंभी 








१) भोजापूर, (२) केसलवाडा, (३) खोकरला, (४) गोपीवाडा 


सर्वसाधारण महिला. 


अनुसूचित जाती. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण महिला. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण महिला. 














१) शहापूर, (२) नांदोरा, (३) परसोडी, (४) ठाणा, (५) खरबी, 
) चिखली. 





१) सावरी/ज., (२) खराडी, (३) राजेदहेगांव, (४) कोंढी, 
५) पिपरी पु., (६) साहूली पा., (७) खैरी पा., (८) कवडसी, 
९) सालेबर्डी 


१) सिरसघाट पु., (२) सालेबर्डी सि., (३) सिल्ली, (४) दवडीपार बा 
५) पचखेडी, (६) गराडा खुर्द, (७) टेकेपार पु.., (८) मानेगांव, 


९) तिड्ी, (१०) बासोरा, (११) बोरगांव बुज. पु., (१२) अर्जुनी पु. 


१) गराडा बु., (२) बोरगांव खु., (३) जामगांव वडद पु., 


४) मौदी पु., (५) नवरगांव, (६) चोवा, (७) निमगांव, (८) इटगांव पु., 
९) पहेला, (१०) चिखल पहेला, (११) वाकेश्‍्वर, (१२) गोलेवाडी, 








१३) रावणवाडी 


सर्वसाधारण महिला. 


सर्वसाधारण महिला. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


अनुसूचित जमाती महिला. 











१) चिचाळ, (२) नेरला, (३) सावरगांव, (४) सौंदळ, (५) चकारा, 


६) अड्याळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


(महिला). 





१) मिन्सी, (२) कलेवाडा, (३) तिर्री, (४) केसलवाडा, (५) उमरी, 





६) चिखली, (७) कातुर्ली, (८) पिंपळगांव, (९) पिलांद्री 


१०) खांबाडी, (११) विरली खंदार, (१२) सोनेगांव, (१३) फनोली, 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(५) मुजबी, (६) संगम पु., (७) पिपरी पु., (८) उमरी. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


१४) भावड 


सर्वसाधारण महिला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ५१ 





(१) 


लाखांदूर 


भंडारा : 


दिनांक २ डिसेंबर २०२०. 


(२) 


४२-कोंढा 


४३-ब्रम्ही 


४४-आसगांव 


४५-भुयार 


४६-सावरला 


४७-मासळ 


४८-दिघोरी/मो. 


४९-भागडी 


५०-सरांडी बु. 


५१-मोहरणा 


५२-पिंपळगांव को. 


अनुसूची--चालू 
(३) 
१) आकोट, (२) गोसे खु., (३) गोसे बुज., (४) पाथरी 


९) सोमनाळा बुज 


१) ब्रम्ही, (२) बाचेवाडी, (३) रनाळा, (४) शेंद्री खु 

५) शेंद्री बुज., (६) पालोरा चौ., (७) निघवी, (८) खैरी दिवान, 
) रुयाळ, (१०) जुनोना, (११) भेंडारा, (१२) लोणारा, 

१३) बाम्हणी, (१४) मोखारा 





१) कुर्झा, (२) पाहुणगांव, (३) चिचखेडा, (४) खापरी रे 
५) परसोडी, (६) कोरंभी, (७) सिंदपूरी, (८) वासेळा 

९) इटगांव, (१०) भुयार, (११) मेढेगांव, (१२) काकेपार, 
१३) निलज, (१४) आमगांव, (१५) वाही 








१) कोदुर्ली, (२) कन्हाळगांव, (३) बेटाळा, (४) निष्टी, 
५) सिरसाळा, (६) सावरला, (७) शेळी सोम., (८) खातखेडा, 
९) गुडेगांव, (१०) भोजापूर, (११) धानोरी. 





१) तिरखुरी, (२) पालेपेंढरी, (३) पांचगांव, (४) सोनेगांव 
५) बेलाटी, (६) मासळ, (७) पेंढरी, (८) हरदोली 
९) पाऊलदवना, (१०) तई बुज., (११) गुंजेपार, (१२) मांढळ. 





६) मुरमाडी, (७) तावशी, (८) साखरा, (९) दिघोरी/मो 
qo) Aart. 


१) बारव्हा, (२) बोथली, (३) धर्मापूरी, (४) कोच्छी/दांडे 
५) मानेगांव बो., (६) चिचोली अंतरगांव, (७) भागडी, 
८) परसोडी/नाग., (९) पाहूणगांव, (१०) आथली, 

११) आसोला 


१) खैरी/घर, (२) ढोलसर, (३) सरांडी बुज., (४) ओपारा 
५) डोकेसरांडी, (६) विरली बुज., (७) राजनी, (८) विरली खुर्द 
९) करांडला, (१०) ईटान 





१) किरमटी, (२) दोनाड, (३) रोहनी, (४) नांदेड 
५) खैरणा, (६) मोहरणा, (७) कुडेगांव, (८) गवराळा 





५) नवेगांव ऊर्फ पालेपार, (६) कोंढा, (७) कोसरा, (८) मालची पुन., 


१) आसगांव, (२) मोहरी, (३) बोरगांव, (४) शिवनाळा ,(५) मांगली, 
६) वलनी, (७) उमरी, (८) पौना खु., (९) पौना बुज., (१०) धामणी. 


१) खोलमारा, (२) जैतपूर, (३) चिकना, (४) चिचाळ, (५) पारडी, 


) मांदेड सा., (१०) खैरी/पट, (११) विरली डांबी, (१२) विहिरगांव. 


(४) 


सर्वसाधारण. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(महिला). 


अनुसूचित जाती महिला. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण महिला. 


अनुसूवित जाती. 


अनुसूचित जाती महिला. 


अनुसूचित जाती महिला. 





१) दहेगांव, (२) पिंपळगांव को., (३) मडेघाट, (४) कन्हाळगांव, 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(५) पुयार, (६) चप्राड, (७) सोनी/इंदोरा 


अनुसूचित जमाती. 


संदीप कदम, 


जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष 2, शके १९४२ 





जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२१. 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० व 
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम,(५) च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तुमसर पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्‍वित करीत आहे आणि त्या निवचिक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण दर्शविणारा 
क्रमांक जिकाभं-स.क्र.२३-अ.का -जिपपंसनि-२०२०-कावी-४७०-२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० आदेशाचा प्रारूप मसुदा 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त तुमसर पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 
सर्वकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना 
क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


























आदेश 
क्रमांक जिकाभं स. क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६५८-२०२०. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० आदेशान्वये त्यांनी तुमसर 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ चा पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी तुमसर पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 

















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . २० 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. १० 





(३) स्त्रियांसाठी [(अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व (क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- ०६ 








(४) उपरोक्त क्र. (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) (क) येथैल जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व 
नागरिकांचा मागावसर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 





(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. . . ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. ,. ०३ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .., .., ०४ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-९६-पंरा, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ 
चा महा. ५वा) कलम १२, पोट-कलम (१) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याट्ठारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या निवचिक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या 
निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 43 








३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


तालुका 


(9) 


तुमसर 


ना.-एक-अ-१४ (१६७३). 


निर्वाचक गण 
क्रमांक व नाव 


(2) 


१-आष्टी 
२-नाकाडोंगरी 


3-चिखला 


४-सितासांवगी 


५-मोहाडी खापा 


६-बपेरा सि. 


७-चुल्हाड 


८-सिलेगांव 


९-सिहोरा 


१०-साखळी 


११-बाजारटोला 


१२-गर्रा 


१३-लोहारा 


१४-आंबागड 


१५-मिटेवानी 


१६-येरली 


अनुसूची 
तुमसर पंचायत समिती 
प्रदेशाची व्याप्ती 
(3) 


(अ) खालील ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 


१) आष्टी, (२) लोभी 
१) नाकाडोंगरी, (२) पौनारखारी, (३) पाथरी, 
४) कवलेवाडा 


१) चिखला, (२) धुटेरा, (३) राजापूर, (४) गुडरी खु. 





१) सितासांवगी, (२) गोबरवाही, (३) चिचोली 

१) मोहाडी खापा, (२) टेमणी, (३) वारपिंडकेपार 
४) सोंड्या, (५) महालगांव, (६) मांगली सि. 

७) गोंदेखारी, (८) चांदपूर 

१) बपेरा सि., (२) देवसर्रा, (३) गोंडीटोला 





४) देवरीदेव, (५) बिनाखी, (६) सुकळी नकुल. 
१) चुल्हाड, (२) सिंदपूरी, (३) वाहणी 

४) पिपरी चुन्नी, (५) मांडवी, 

१) सिलेगांव, (२) परसवाडा सि., (३) पांजरा रे. 
४) हरदोली सि., (५) कर्कापूर, (६) तामसवाडी 
१) सिहोरा, (२) रनेरा, (३) रुपेरा 

४) बोरगांव, (५) मच्छेरा 


१) साखळी, (२) मुरली, (३) सोनेगांव 





४) धनेगांव, (५) मोहगांव ख., (६) दावेझरी सि. 
७) पचारा, (८) चुल्लरडोह 

१) डोंगरी बुज., (२) येदरबुची, (३) कुरमुडा 

४) बाळापूर ह. 

१) गर्रा, (२) सुसूरडोह पुन., (३) आसलपानी 

४) चिखली, (५) देवनारा 

१) लोहारा, (२) लेंडेझरी, (३) रोंघा, (४) आलेसूर 


अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 


(8) 


अनुसूचित जमाती महिला 


सर्वसाधारण महिला 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती महिला 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण महिला 





१) आंबागड (२) बपेरा आं. (३) पवननारा, (४) सोरना 
५) पिपरिया 


१) मिटेवानी, (२) मेहगांव, (३) झारली (४) पिपरा, 





५) उमरवाडा, (६) नवरगांव 





१) येरली, (२) डोंगरतला, (३) खैरलांजी (४) बोरी, 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(५) सितेपार 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


अनुसूचित जमाती महिला 


सर्वसाधारण 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 











अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (¥) 

१७-खापा (१) खापा, (२) तुडका, (३) मांगली दे. (४) मांढळ, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
१८-हसारा (१) हसारा, (२) हिंगणा, (३) हरदोली आं. सर्वसाधारण महिला 

(४) परसवाडा दे. (५) खरबी 
१९-देव्हाडी (१) देव्हाडी, (२) स्टेशनटोली, (३) कोष्टी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
२०-माडगी (१) माडगी, (२) बाम्हणी, (३) चारगांव (४) सुकडी दे., नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

(५) ढोरवाडा 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२२. 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० व 
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम,(५) च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मोहाडी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवचिक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या निवचिक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण 
दर्शविणारा क्रमांक जिकाभं-स.क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-४७०-२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त मोहाडी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र.३४-९६-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 























आदेश 
क्रमांक जिकाभं स. क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६५९-२०२०. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
मोहाडी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट-कलम (२) अन्वये आणि 
राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी मोहाडी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 

















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १४ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ०६ 





(३) स्त्रियांसाठी [(अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व (क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- ०४ 








(४) उपरोक्त क्र. (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व 
नागरिकांचा मागावसर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 





(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 


(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ,. ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ५५ 








२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्रक्र. ३४-९६-पंरा, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ 
चा महा. ५वा) कलम १२, पोट-कलम (१), खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याटठ्ठारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या 
निर्वाचक गणांत विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या 
निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 




















३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


























अनुसूची 
मोहाडी पंचायत समिती 
तालुका निर्वाचक गण प्रदेशाची व्याप्ती अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
क्रमांक व नाव नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 
(१) (2) (3) (8) 
मोहाडी २१-कांद्री (१) कांद्री, (२) हिवरा, (३) बच्छेरा (४) बोंद्री, सर्वसाधारण महिला 
(५) देऊळगांव 
२२-जांब (१) जांब, (२) खैरलांजी, (३) धुसाळा (४) नवेगांव धु सर्वसाधारण महिला 
(५) काटी, (६) सकरला (७) शिवणी 
२३-उरसर्रा (१) उसर्रा, (२) टाकला, (३) धोप (४) ताडगांव सर्वसाधारण 
(५) सालई खु., (६) काटेबाम्हणी (७) टांगा 
२४-डोंगरगाव (१) डोंगरगाव, (२) भिकारखेडा, (३) विहिरगांव, सर्वसाधारण 
(४) सालई बु., (५) कुशारी, (६) महालगांव 
२५-आंधळगांव (१) आंधळगाव, (२) अकोला, (३) चिचोली, (४) मलीदा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 
(५) पिंपळगांव का., (६) पालडोंगरी 
२६-हरदोली (१) हरदोली, (२) सितेपार झं., (३) पांढराबोडी, सर्वसाधारण 
(४) सालेबर्डी, (५) कान्हळगाव सि., (६) सिरसोली 
(७) वडेगांव, (८) चिचखेडा 
२७-खमारी बुज. (१) खमारी बुज., (२) पिंपळगाव झं., (३) खुटसावरी, सर्वसाधारण महिला 
(४) मांडेसर, (५) पारडी 
२८-पाचगांव (१) पाचगांव, (२) नेरी, (३) सातोना, (४) पाहुणी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(५) भोसा, (६) बिड/सितेपार 
२९-वरठी (१) वरठी वार्ड क्र. १, ३, ४, ५, ६ सर्वसाधारण 
३०-मोहगांव देवी (१) मोहगांव देवी, (२) दहेगांव (३) बोथली, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(४) एकलारी, (५) वरठी वार्ड क्र.२ 
३१-बेटाळा (१) बेटाळा, (२) मुंढरी बुज, (३) रोहणा, (४) रोहा सर्वसाधारण 
३२-पालोरा (१) पालोरा, (२) पांजरा बो. (३) खडकी, (४) ढिवरवाडा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला 
(५) कन्हाळगांव क., (६) बोरगांव 
३३-देव्हाडा खु (१) देव्हाडा खुर्द, (२) देव्हाडा बुज, (३) निलज बुज अनुसूचित जमाती महिला 
(४) निलज खुर्द (५) मोहगांव बुज, (६) नवेगांव बुज 
३४-करडी (१) करडी, (२) मुंढरी खुर्द, (३) जांभोरा, (४) केसलवाडा अनुसूचित जाती महिला 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२३. 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० व 
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम,(५) च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे साकोली पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण 
दर्शविणारा क्रमांक जिकाभं-स.क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-४७०-२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त साकोली पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२, पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र.३४-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 
आहे. 


























आदेश 
क्रमांक जिकाभं स. क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६६०-२०२०. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
साकोली पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट-कलम (२) अन्वये आणि 
राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी साकोली पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 

















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १२ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ०६ 





(३) स्त्रियांसाठी [(अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व (क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- ०४ 








(४) उपरोक्त क्र. (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व 
नागरिकांचा मागावसर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 





(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०२ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-९६-पंरा, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर, १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) 
कलम १२, पोट-कलम (१), खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणांत 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 

















मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ५७ 








३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


























अनुसूची 
साकोली पंचायत समिती 
तालुका निर्वाचक गण प्रदेशाची व्याप्ती अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
क्रमांक व नाव नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 
(१) (2) (3) (8) 
साकोली ३५-किन्ही/ए. (१) किन्ही/ए., (२) पळसपाणी, (३) उमरझरी, सर्वसाधारण 
(४) उसगाव (५) चांदोरी 
३६-एकोडी (१) एकोडी, (२) बोरगाव, (३) परसटोला, (४) बांपेवाडा सर्वसाधारण 
(५) घानोड 
३७-पिंडकेपार (१) पिंडकेपार, (२) तुडमापुरी, (३) वडेगाव, (४) खैरी सर्वसाधारण महिला 
(५) आमगाव/बु. 
३८-किन्ही/मो. (१) किन्ही /मो., (२) सातलवाडा, (३) खांबा, अनुसूचित जाती 
(४) मालुटोला, (५) जांभळी खां. 
३९-विर्सी (१) विर्सी, (२) पाथरी (३) मोखे (४) उकारा (५) चारगाव अनुसूचित जमाती महिला 
४०-परसोडी/सौ. (१) परसोडी/सौ., (२) उमरी, (३) लवारी सर्वसाधारण 
४१-बोदरा (१) बोदरा (२) जांभळी स. (३) गुढरी, (४) बाम्हणी सर्वसाधारण 
(५) मुंडीपार/स. (६) बरडकिन्ही (७) गिरोला (८) मोहोगाटा 
(९) सोनपुरी 
४२-कुंभली (१) कुंभली, (२) धर्मापुरी, (३) सावरबंध, (४) बोंडे, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) खंडाळा 
४३-वडद (१) वडद, (२) सुकळी, (३) निलज, (४) गोंडउमरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
४४-पळसगांव/सो. (१) पळसगांव/सो., (२) महालगाव, (३) शिवनिबांध, अनुसूचित जाती महिला 
(४) पापडा/बु. (५) वांगी 
४५-सानगडी (१) सानगडी, (२) झाडगाव, (३) बोळदे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
४६-सासरा (१) सासरा, (२) सानगाव, (३) कटंगधरा, (४) साखरा सर्वसाधारण महिला 
(4) विहीरगाव बु. (६) सालेबर्डी (५७) केसलवाडा 
(८) सिरेगाव टोला 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र. १२४. 





राज्य निवडणूक आयुकत, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० व 
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम,(५) च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे लाखनी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल, त्या निवचिक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण 
दर्शविणारा क्रमांक जिकाभं-स.क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-४७०-२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० आदेशाचा 
प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम १२, पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त लाखनी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र.३४-९६-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत 


आहे. 
ना.-एक-अ-१५ (१६७३). 


























५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





आदेश 
क्रमांक जिकाभं स. क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६६१-२०२०., -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
लाखनी पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा ) च्या कलम १२ पोट-कलम (२) अन्वये 
आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्र.क्र.०९-का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी लाखनी पंचायत 
समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या जागा) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 














(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . १२ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. ०६ 





(३) स्त्रियांसाठी [(अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व (क) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा :- ०३ 








(४) उपरोक्त क्र. (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब) (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील प्रमाणे राहील. 





(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०० 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०२ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. ०३ 





२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६-प्र.क्र. ३४-९६-पंरा, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर, १९९६, अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५वा) 
कलम १२, पोट-कलम (१) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निर्वाचक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 




















३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


अनुसूची 
लाखनी पंचायत समिती 
तालुका निर्वाचक गण प्रदेशाची व्याप्ती अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
क्रमांक व नाव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (¥) 
लाखनी ४७-सालेभाटा १) सालेभाटा, (२) परसोडी, (३) सिंदीपार, (४) गोंडसावरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 








५) निलागोंदी (६) बोरगांव (७) केसलवाडा/पवार 








४८-लाखोरी १) लाखोरी, (२) आलेसूर, (३) राजेगांव, (४) मोरगांव सर्वसाधारण 
५) मानेगांव (६) मासलमेटा 
४९-पिंपळगांव/सडक १) पिंपळगाव, (२) खैरी, (३) सामेवाडा, (४) सेलोटी, अनुसूचित जमाती 


( 
( 
( 
( 
( 
(५) रेंगेपार/कोहळी, (६) धाबेटेकडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 4g 




















अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (¥) 
५०-मुरमाडी/सा. (१) मुरमाडी/सावरी, (२) सावरी, अनुसूचित जाती 
५१-गडेगांव (१) गडेगांव, (२) किन्ही, (३) दैतमांगली, (४) सोमलवाडा, सर्वसाधारण महिला 
(५) खेडेपार, (६) रेंगेपार कोठा. 
५२-केसलवाडा/वा. (१) केसलवाडा/वाघ, (२) गराडा, (३) सिपेवाडा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(४) चान्ना, (५) धानला 
५३-पोहरा (१) पोहरा, (२) पेंढरी, (३) मोगरा सर्वसाधारण महिला 
५४-कनेरी/दगडी (१) कनेरी, (२) डोंगरगांव/न्या, (३) ईसापूर (४) गोंडेगाव अनुसूचित जाती महिला 
(५) गुरढा (६) मचारणा, (७) रेंगोळा, (८) मांगली 
५५-मुरमाडी/तुप. (१) मुरमाडी/तुप, (२) दिघोरी, (३) रामपूरी, सर्वसाधारण 
(४) कन्हाळगांव, (५) डोंगरगांव सा., 
(६) सोनमाळा, (७) मिरेगांव, (८) शिवणी 
५६-मेंढा टोला (१) मेंढाटोला., (२) झरप, (३) कोलारी, (४) भूगांव सर्वसाधारण 
(५) विहीरगांव, (६) खुनारी, (७) पळसगांव, (८) निमगांव 
५७-किटाडी (१) किटाडी, (२) देवरी, (३) गोंदी, (४) कवलेवाडा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) जेवनाळा, (६) वाकल, (७) घोडेझरी 
५८-पालांदूर चौ. (१) पालांदूर/चौ., (२) खराशी, (३) लोहारा, (४) पाथरी सर्वसाधारण महिला 
(५) म-हेगांव 


भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १२५. 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्र. रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्रक्र. ०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० व दिनांक 
३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम ५ च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भंडारा पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या नि्वाचिक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण 
दर्शविणा-या क्रमांक जिकाभं स.क्र. २३/अ.का./जिपपंसनि/२०२०/कावि-४७०/२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० 
आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२ पोट-कलम (१) मध्ये 
निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त भंडारा पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी, संदिप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र.क्र.-३४-९६-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे. 


























आदेश 
क्रमांक जिकाभं-स.क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावि-६६२-२०२०.-- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, व पंचायती समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. अधि., ५ वा) च्या कलम ९ पोट-कलम (१) अन्वये 
राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस/२०२०-प्र.क्र. ०९/का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या 
आदेशान्वये त्यांनी भंडारा पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे. 





आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ/जिपपंस/२०२०-प्र.क्र. ०९/का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी भंडारा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 








६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - , . , . , . २० 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . १० 





(३) स्त्रियांसाठी [((अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती, (क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 





राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - . . Le . . ६ 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 





व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. २ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. १ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ३ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. .. ४ 





२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र.क्र./३४-९६-पंरा, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) 
च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (१) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निवचिक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते नि्वचिक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 




















३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 











अनुसूची 
भंडारा पंचायत समिती 
तालुका निर्वाचक गण प्रदेशाची व्याप्ती अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
क्रमांक व नाव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (¥) 
भंडारा ५९-पांढराबोडी (१) हत्तीडोई, (२) मोहदूरा, (३) जाख, (४) टवेपार सर्वसाधारण 
(५) पांढराबोडी (६) सिरसी 
६०-कोथुर्णा (१) कोथुर्णा, (२) दाभा, (३) इंदुरखा, (४) खैरी बे., नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(4) लावेश्‍वर, (६) खमाटा, (७) सोनुली 
६१-खमारी (१) मांडवी, (२) बेलगांव, (३) मंडनगांव, (४) खमारी, सर्वसाधारण 
(५) सुरेवाडा पु. 
६२-कोका (१) बेरोडी पु. (२) माटोरा (३) कोका (४) सर्पेवाडा अनुसूचित जाती महिला 
(५) डोडमाझरी टे. 
६२३-धारगांव (१) धारगांव (२) डव्वा, (3) मालीपार (४) चांदोरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) कवलेवाडा 
६४-गुंथारा (१) गुंथारा (२) राजेगांव, (३) खुर्शीपार (४) खुटसावरी अनुसूचित जाती महिला 
(५) टेकेपार मा. (६) माडगी 
६५-आमगांव (१) करचखेडा, (२) टेकेपार डो. (३) आमगांव सर्वसाधारण 
(४) दिघोरी, (५) पलाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ६१ 














अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (¥) 
६६-कारधा (9) कारधा, (२) भिलेवाडा, (३) आंबाडी, (४) अर्जुनी पु. सर्वसाधारण 
६७-गणेशपूर (१) गणेशपूर (२) पिंडकेपार अनुसूचित जाती 
६८-बेला (१) बेला (२) दवडीपार बे. (३) कोरंभी सर्वसाधारण महिला 
६९-खोकरला (१) भोजापूर (२) केसलवाडा (३) खोकरला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
७०-गोपीवाडा (१) गोपीवाडा (२) मुजबी, (३) संगम पु. (४) पिपरी पु. सर्वसाधारण 
(५) उमरी 
७१-शहापूर (१) शहापूर, (२) नांदोरा, (३) परसोडी सर्वसाधारण महिला 
७२-ठाणा (१) ठाणा (२) खरबी (३) चिखली सर्वसाधारण महिला 
७३-सावरी ज. (१) सावरी जवाहरनगर सर्वसाधारण महिला 
७४-कोंढी (१) खराडी, (२) राजेदहेगांव, (३) कोंढी, (४) पिपरी पु.,. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) साहुली, (६) खैरी पा., (७) कवडशी, (८) सालेबर्डी 
७५-सिल्ली (१) सिरसघाट पु. (२) सालेबर्डी सि. (३) सिल्ली, सर्वसाधारण 
(४) दवडीपार बा. (५) पचखेडी 
७६-मानेगाव (१) गराडा खु. (२) टेकेपार पु., (३) मानेगांव अनुसूचित जाती 
(४) तिड्डी, (५) बासोरा, (६) बोरगांव बु.पु. (७) अर्जूनी पु. 
७७-चोवा (१) गराडा बु., (२) बोरगांव खु. (३) जामगांव वडद अनुसूचित जाती महिला 
(४) मौदी पु., (५) नवरगांव, (६) चोवा, (७) निमगांव 
(८) इटगांव 
७८-पहेला (१) पहेला, (२) चिखलपहेला, (३) वाकेश्‍्वर, (४) गोलेवाडी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) रावणवाडी 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १२६. 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्र. रानिआ-जिपपंस-२०२०-प्रक्र. ०९-का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० व 
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम ५ च्या कलम ५८, पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पवनी पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निवचिक गणांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या नि्वाचिक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते निवचिक गण 
दर्शविणा-या क्रमांक जिकाभं स.क्र. २३/अ.का./जिपपंसनि/२०२०/कावि-४७०/२०२०, दिनांक १६ मार्च, २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० 
आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२ पोट-कलम (१) मध्ये 
निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त पवनी पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह राज्य निवडणूक आयुक्तांची 
अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र.क्र.-३४-९६-पंरा, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे. 





























आदेश 

क्रमांक जिकाभं-स.क्र. २३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावि-६६३-२०२०.--- 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, व पंचायती समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ९ पोट-कलम (१) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस/२०२०-प्र.क्र. ०९/का.७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशान्वये 
त्यांनी पवनी पंचायत समितीच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रनिआ/जिपपंस/२०२०-प्र.क्र. ०९/का. ७, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी पवनी 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 














ना.-एक-अ-१६ (१६७३). 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 








जागा व इतर सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी धरून राखून ठेवावयाच्या 
जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 




















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - १२ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . ६ 
(३) स्त्रियांसाठी [((अ) अनुसूचित जाती , (ब) अनुसूचित जमाती, (क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा - .. .. .. ४ 
(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील (अ), (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. १ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. १ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. २ 
(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. .. २ 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६/प्र.क्र./३४-९६-पंरा, दिनांक १९ 
नोव्हेंबर १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) 
च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (१) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निवचिक गणांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 

















मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात 


येतील, ते निर्वाचक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
पवनी पंचायत समिती 
तालुका निर्वाचक गण प्रदेशाची व्याप्ती अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
क्रमांक व नाव नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 
(१) (२) (३) (¥) 
पवनी ७९-चिचाळ (१) चिचाळ, (२) नेरला, (३) सावरगांव, (४) सौंदळ, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(५) चकारा 
८०-अड्याळ (१) अड्याळ अनुसूचित जाती महिला 
८१-तिर्री (१) मिन्सी, (२) कलेवाडा, (३) तिर्री, (४) केसलवाडा, सर्वसाधारण महिला 
(५) उमरी, (६) चिखली, (७) कातुर्ली 
८२-पिंपळगांव (१) पिंपळगाव, (२) पिलांद्री, (३) खांबाडी, (४) विरली/खं. सर्वसाधारण 
(५) सोनेगांव, (६) फनोली, (७) भावड 
८३-आकोट (१) आकोट, (२) गोसे खु., (३) गोसे बु. (४) पाथरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
(५) नवेगाव ऊर्फ पालेपार 
८४-कोंढा (१) कोंढा, (२) कोसरा, (३) मालची पुन., सर्वसाधारण 
(४) सोमनाळा बुज. 
८५-ब्रम्ही (१) ब्रम्ही, (२) बाचेवाडी, (३) रनाळा, (४) शेंद्री खु सर्वसाधारण 
(५) शेंद्री बुज., (६) पालोरा चौ., (७) निघवी 
८६-खैरी दिवान (१) भेंडाळा, (२) रुयाळ, (३) जुनोना, (४) खैरी दिवान अनुसूचित जाती 
(५) लोणारा, (६) बाम्हणी, (७) मोखारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ ६३ 























अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) (¥) 
८७-आसगांव (१) आसगांव, (२) मोहरी, (३) बोरगांव, (४) शिवनाळा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
८८-मांगली (१) मांगली, (२) वलनी, (३) उमरी, (४) पौना खु अनुसूचित जाती महिला 
(५) पौना बु., (६) धामणी 
८९-कुर्झा (१) कुर्झा, (२) पाहुणगांव, (३) चिचखेडा, (४) खापरी रे. अनुसूचित जमाती 
(५) परसोडी, (६) कोरंभी, (७) सिंदपूरी, (८) वासेळा, 
(९) झटगांव 
९०-भुयार (१) भुयार (२) मेंढेगांव (३) काकेपार (४) निलज, सर्वसाधारण महिला 
(५) आमगांव, (६) वाही. 
९१-कोदुर्ली (१) कोदुर्ली, (२) कन्हाळगांव, (३) बेटाळा, (४) निष्ठी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(५) सिरसाळा 
९२-सावरला (१) सावरला (२) शेडी सोम. (३) खातखेडा, (४) गुंडेगांव, सर्वसाधारण महिला 
(५) भोजापूर, (६) धानोरी 


भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १२७ 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२०/प्र.क्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० 
व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये महाराष्ट्र अधिनियम, (५) च्या कलम ५८ पोट-कलम (१) खंड (अ) खाली भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍त 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे लाखांदूर पंचायत समिती जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल, त्या निर्वाचक गणांची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्‍चित करीत आहे आणि त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रीयांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा 
क्रमांक जिकाभं स क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-४७०-२०२०, दिनांक १६ मार्च २०२० व दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० आदेशाचा प्रारुप मसुदा 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२ पोट-कलम (१) मध्ये निश्‍चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त लाखांदूर पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतीचा 
सर्वकष विचार करून मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, कलम १२ पोट-कलम (१) सह. राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना 
क्रमांक एस.ई.सी.-१०९६-प्र क्र. ३४-९६-पं.रा., दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 
































आदेश 
क्रमांक जिकाभं स.क्र.२३-अ.का.-जिपपंसनि-२०२०-कावी-६६४-२०२०.--- 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम ९(१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२०/प्र.क्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी 
लाखांदूर पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्‍चित केलेली आहे; 





ज्याअथी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ च्या महा. ५ वा) च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२०/प्रक्र. ०९/का-७, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२० च्या पत्रान्वये त्यांनी लाखंदूर 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवलेल्या जागा व स्त्रीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 




















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. .. .. .. १४ 

(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून .. ०८ 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

(३) स्त्रियांसाठी [(अ) अनुसूचित जाती, (ब) अनुसूचित जमाती व (क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ०४ 





स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून)] राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 


न 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७-२३, २०२०/अग्रहायण २६-पौष २, शके १९४२ 





(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) मधील अ, ब, क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 





अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


खालीलप्रमाणे राहील.-- 
(अ) अनुसूवित जाती 
(ब) अनुसूवित जमाती 


(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


(५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 





०२ 
oO 

02 
०३ 


त्याअर्थी, आता, मी. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक एस.ई.सी.-१०९६-प्र.क्र. ३४-९६-पं.रा., दिनांक १९ 











नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) 
च्या कलम १२ च्या पोट-कलम (१) खाली मी, संदीप कदम, भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणात 
विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या निवचिक गणांमध्ये 








मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निवचिक गण निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 





तालुका निर्वाचक गण 
क्रमांक व नाव 


(9) (2) 
लाखांदूर ९३-मासळ 
९४-मांढळ 


९५-जैतपूर 


९६-दिघोरी/मो. 


९७-बारव्हा 


९८-भागडी 


९९-सरांडी बुज. 
१००-विरली बुज. 
१०१-मोहरणा 
१०२-कुडेगाव 


१०३-पिंपळगाव को. 


१०४-सोनी 


भंडारा : 


दिनांक २ डिसेंबर २०२०. 


अनुसूची 
लाखांदूर पंचायत समिती 
प्रदेशाची व्याप्ती 


(3) 


पालेपेंढरी 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रीयांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 


अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रीयांकरिता राखीव जागा 


(8) 





१) तिरखुरी (२) पालेपेंढरी, (३) पांचगांव, (४) सोनेगांव 
५) बेलाटी, (६) मासळ 

१) पेंढरी (२) हरदोली, (३) पाउलदवना, (४) तई (बु.) 
५) गुंजेपार, (६) मांढळ 

१) खोलमारा (२) जैतपूर, (३) चिकना, (४) चिचाळ 
५) पारडी, (६) मुरमाडी 

१) तावशी (२) साखरा, (३) दिघोरी मोठी., (४) मुर्झा 





५) मानेगांव/बोर, (६) चिचोली/अंतरगांव 

१) भागडी, (२) परसोडी/नाग, (३) पाहुणगांव, 
४) आथली, (५) आसोला 

१) खैरी/घर, (२) ढोलसर, (३) सरांडी बुज., 
४) ओपारा, (५) डोकेसरांडी 

१) विरली बुज., (२) राजनी, (३) विरली खु 
४) करांडला, (५) ईटान 

१) किरमटी, (२) दोनाड, (३) रोहनी, (४) नांदेड, 
५) खैरणा, (६) मोहरणा 

१) कुडेगाव, (२) गवराळा, (३) मांदेड/सा., 
४) खैरी/पट, (५) विरली डांबी, (६) विहिरगांव 
१) दहेगांव, (२) पिंपळगांव/को., (३) मडेघाट, 
४) कन्हाळगांव 

१) पुयार, (२) चप्राड, (३) सोनी/इंदोरा 





tk HR BR ee Oe ee a का आ और अती SOO 


१) बारव्हा (२) बोथली, (३) धर्मापूरी, (४) कोच्छी/दांडे. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती महिला 
अनुसूचित जाती 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण महिला 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
अनुसूचित जाती महिला 


संदीप कदम, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


